Reg.No.NPCITY/ 236/ 2018-20. 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ४ , अंक ५१ ] गुरुवार 


ते 


बुधवार , डिसेंबर २०-२६ , २०१८/ अग्रहायण २९-पौष -५ , शके १९ ४० [ पृष्ठे ४३, किंमत : रुपये ३०.०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - नागपूर विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


पृष्ठे 
नाही. 


पृष्ठे 
नाही . 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, पदोन्नती, 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ, चार - अ, चार - ब 
व चार - क , यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले 
नियम व आदेश. 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ . इ ., केवळ नागपूर 
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश. 


भाग एक - अ .- ( भाग चार- ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर 
विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो, 
जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक 
निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात 
आलेले आदेश व अधिसूचना . 


१-४३ 


शासकीय 


अधिसूचना : 


नेमणुका , 


इत्यादी 


नाही . 


संकीर्ण अधिसूचना 


: नेमणुका , 


इत्यादी 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा., अ. क्र . १०८५ . 


BY COLLECTOR 


Ref. : 


Govt . Resolution PWR 1088-2401-138-2 Revenue & Forest Department, Mantralaya , 
Mumbai, Dated 17th January 1991. 


No. Revenue -Vasuli -789-2018. 


In exercise of the powers conferred by Section 330 A of the Maharashtra Land Revenue Code 1966 
(Mah . XLI of 1966 ). I Shailesh Nawal, Collector of Wardha District hereby, with the approval of the State 
Government direct that all the powers conferred and duties imposed on the Collector or the Tahasildar 
or under the provisions of Chapter XI, XII & XIV (except those under Sections 183 , 184 & 269) ofthe said 


ना .- एक -१ (१८६६) . 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २०-२६ , २०१८ / अग्रहायण २९ -पौष ५, शके १ ९ ४० 


code shall be exercised by the Dy. Regional Transport Officer , Wardha being the Taxation Authority for 
the region under their respective administrative jurisdiction of Wardha district appointed under the 
Maharashtra Motor Vehicles Tax Act, 1958 (Bom . IXV of 1958 ) for the purpose of recovery of Motor 
Vehicles Tax dues or penalty or other sums payable & due under the said Act, as an arrears of land 
revenue . 


Wardha : 
Dated the 1st / 2nd December 2018 . 


SHAILESH NAWAL , 
Collector, Wardha . 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १०८६ . 


उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , यांजकडून 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याबाबत व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३. 
क्रमांक भूसं .- अका- प्रस्तु . १ -९३-२०१८. 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाईमिळण्याबाबत व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा 
३० ) च्या कलम ३ मधील पोट-कलम ( ३) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र शासनाने महसूल व वनविभाग अधिसूचना क्रमांक MISC 
11-2014-CR, 77- A-2, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( त्यानंतर यापुढे याला “ सदरहू अधिसूचना ” असे संबोधण्यात यावे.) अन्वये सार्वजनिक 
प्रयोजनार्थ जमीन संपादन करतांना सदरहू कायद्याच्या कलम ३ मधील पोट- कलम ( झ, अ) नुसार जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा जास्त नसलेल्या 
जमिनीच्या बाबतीत त्या जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी यांना या कायद्यांतर्गत जमीन संपादन करण्यास शासनाच्या वतीने समुचित शासन म्हणून घोषित 
करण्यात आले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार जिल्हाधिकारी यांना शासनाच्या वतीने समुचित शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे . त्याअर्थी, 
अनुसूची-एक मध्ये दर्शविलेल्या जमिनी ( यापुढे त्याचा “ उक्त भूमी ” असा उल्लेख करण्यात येईल .) अनुसूची- दोन मध्ये नमूद केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनाकरीता आवश्यक आहे किंवा आवश्यक असल्याचा संभव आहे. ( यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात येईल .) 
याबाबत जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर यांची समुचित शासन म्हणून खात्री झाल्यामुळे सदरहू कायद्याच्या कलम -११ च्या पोट - कलम ( १) नुसार सार्वजनिक 
कामाचा प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्यात येत आहे. असे सूचित करणे आवश्यक आहे 

आणि ज्याअर्थी, सदरहू भूमी संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमी संपादीत करताना भूधारकास विस्थापित करण्याचे कारण सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-तीन मध्ये नमुद केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सदरहू भूमी संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमी संपादीत करतांना सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये नमूद केलेले आहे. 

आणि ज्याअर्थी, सदरहू भूमी संपादन कायद्याचे कलम ४३, पोट - कलम ( १) नुसार विस्थापिताचे पुनर्वसन व पुनर्स्थापनाकरीता सोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-पाच मध्ये प्रशासकाचेविवरण नमूद केलेले आहे . (प्रशासकाची नियुक्ती आवश्यक असल्यास , अनुसूची-पाच मध्ये माहिती देणे आवश्यक 


आहे .) 


त्याअर्थी, आता , सदरहू कायद्याच्या कलम ११ चे पोट -कलम ( ४) नुसार अधिसूचना प्रसिद्ध केल्याचा दिनांकापासून सदरहू भूमी कायद्याच्या 
प्रकरण ४ खाली कार्यवाही पूर्ण होईपर्यंत कोणताही व्यक्ती उक्त जमिनीच्या अथवा जमिनीच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा कोणताही 
व्यवहार करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजानिर्माण करणार नाही . परंतु जिल्हाधिकारी अशाप्रकारे अधिसूचित केलेल्या भूमीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोट- कलमाच्या अंमलबजावणीमधून अशा भूमी मालकास सुट देऊ शकेल . 

परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
अथवा क्षतीची जिल्हाधिका-याद्वारे भरपाई देण्यात येणार नाही. 

पुन्हा असे घोषित करण्यात येते की , सदरहू भूमी संपादन कायद्याचे कलम ११, पोट-कलम ( ५) अन्वयेजिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , पुनर्वसन 
व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याबाबत व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यापुढे त्याचा “ उक्त नियम ” असा उल्लेख 
करण्यात येईल .) चे नियम १०, उपनियम (३ ) अन्वये भूमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेतील . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २०-२६, २०१८/ अग्रहायण २९-पौष ५ , शके १ ९४० 


३ 


आणि म्हणून , त्याअर्थी, समुचित शासन म्हणून जिल्हाधिकारी सदरहू कायद्याचे कलम ३, पोट- कलम (ग) अन्वये उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी, चिमूर यांना पदनिर्देशित करीत आहे. 


अनुसूची -एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ३९ - ६५-२०१८-१९ , 
गाव :- आसोला , तालुका चिमूर , जिल्हा चंद्रपूर . 
सर्व्हे नंबर 

७/१२ प्रमाणे एकूण 
गट नंबर 

क्षेत्र 
( २ ) 

( ३ ) 
हे . आर 


अ . क्र . 


संपादनाखालील 
आराजी क्षेत्र 

( ४ ) 
हे . आर 


( १ ) 


१ 


५ 


० ८१ 


० १ ९ 


२ 


१ ९ 


१ १२ 


० ०६ 


३ 


२० 


० ० ९ 


० ० ९ 


४ 


२१ 


० ५८ 


० ५८ 


५ 


३ ९ 


० ७७ 


०३३ 


६ 


४७ 


० ७७ 


० ०५ 


७ 


४८ 


० ७८ 


० ०२ 


८ 


०३६ 


० १२ 


१५ ९ 

९ 


९ 


०६३ 


० १३ 


१० 


३१ 


० ० ९ 


००९ 


११ 


४३ 


१४१ 


० ८२ 


१२ 


३० 


३११ 


० ४ ९ 


एकूण 


१० ५२ 


२ ९ ७ 


प्रकल्पाचे नाव 


अनुसूची- दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
गोसीखुर्द प्रकल्प, मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजना. 
मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजनेअंतर्गत मुख्य कालव्यावरील निर्गमित नवतळा शाखा कालव्याचे 
बांधकामाकरीता . 


: 


प्रकल्पाच्या कामाचा तपशील 


सामाजिक फायदे 


मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजनेचा लाभ सार्वजनिक पाणीपुरवठा, उद्योगधंदे व शेत जमिनीला 
होणार आहे. 


अनुसूची -तीन 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


विस्थापित होत नाही . 


सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास 
करणा- या यंत्रणेने दिल्याप्रमाणे ) 


अनुसूची- चार 
भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याबाबत व पारदर्शकतेचा 
हक्क व अधिनियम , २०१३ चे कलम १०( क ) अन्वये महाराष्ट्र शासन महसूल व वन 
विभाग मंत्रालय , मुंबई यांची अधिसूचना दिनांक १३ मार्च, २०१५ नुसार उक्त 
अधिनियमाचे प्रकरण २ व यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे . 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २०-२६, २०१८/ अग्रहायण २९ -पौष ५, शके १ ९ ४० 


: - निरंक . 


अनुसूची -पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
प्रशासक म्हणून नियुक्ती केलेल्या 
अधिका -याचे पदनाम 
प्रशासकाचे कार्यालयाचा पत्ता 

: - निरंक. 
ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती : - निरंक . 
करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील . 


टीप : - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, चिमूर यांचेकार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . १०८७. 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याबाबत व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३. 
क्रमांक भूसं .- अका- प्रस्तु . १-९७-२०१८ . - 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याबाबत व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा 
३०) च्या कलम ३ मधील पोट- कलम ( ३) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र शासनाने महसूल व वनविभाग अधिसूचना MISC - 11 
2014- CR, 77 - A-2, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यानंतर यापुढे याला “सदरहू अधिसूचना ” संबोधण्यात यावे.) अन्वये सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जमीन 
संपादन करतांना सदरहू कायद्याच्या कलम ३ मधील पोट- कलम ( झ, अ) नुसार जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा जास्त नसलेल्या जमिनीच्या बाबतीत त्या 
जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी यांना या कायद्यांतर्गत जमीन संपादन करण्यास शासनाच्या वतीने समुचित शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे; 

आणि ज्याअर्थी, अधिसूचनेनुसार जिल्हाधिकारी यांना शासनाच्या वतीने समुचित शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे . त्याअर्थी, 
अनुसूची- एक मध्ये दर्शविलेल्या जमिनी (यापुढे त्याचा “ उक्त भूमी ” असा उल्लेख करण्यात येईल .) अनुसूची-दोन मध्ये नमूद केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनाकरीता आवश्यक आहे किंवा आवश्यक असल्याचा संभव आहे . ( यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात येईल .) 
याबाबत जिल्हाधिकारी , चंद्रपूर यांची समुचित शासन म्हणून खात्री झाल्यामुळे सदरहू कायद्याच्या कलम-११ च्या पोट-कलम ( १) नुसार सार्वजनिक 
कामाचा प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्यात येत आहे . असे सूचित करणे आवश्यक आहे ; 
आणि ज्याअर्थी, सदरहू भूमी संपादन 

कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमी संपादीत करताना भूधारकास विस्थापित करण्याचे कारण सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची- तीन मध्ये नमुद 

केलेले आहे ; 
आणि ज्याअर्थी, सदरहू भूमी संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमी संपादीत करतांना सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-चार मध्ये नमूद केलेले आहे . 

आणि ज्याअर्थी, सदरहू भूमी संपादन कायद्याचे कलम ४३, पोट- कलम ( १) नुसार विस्थापिताचे पुनर्वसन व पुनर्स्थापनाकरीता सोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-पाच मध्ये प्रशासकाचे विवरण नमूद केलेले आहे . (प्रशासकाची नियुक्ती आवश्यक असल्यास , अनुसूची-पाच मध्ये माहिती देणे आवश्यक 
आहे .) 

त्याअर्थी, आता, सदरहू कायद्याचा कलम ११ चे पोट - कलम (४) नुसार अधिसूचना प्रसिद्ध केल्याचा दिनांकापासून सदरहू भूमी कायद्याचा प्रकरण 
४ खाली कार्यवाही पूर्ण होईपर्यंत कोणताही व्यक्ती उक्त जमिनीच्या अथवा जमिनीच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा कोणताही 
व्यवहार करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही . परंतु जिल्हाधिकारी अशाप्रकारे अधिसूचित केलेल्या भूमीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परीस्थितीमध्ये या पोट- कलमाच्या अंमलबजावणीमधून अशा भूमी मालकास सुट देऊ शकेल . 

परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
अथवा क्षतीची जिल्हाधिका- याद्वारे भरपाई देण्यात येणार नाही. 

पुन्हा असे घोषित करण्यात येते की , सदरहू भूमी संपादन कायद्याचे कलम ११, पोट- कलम ( ५) अन्वये जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन , पुनर्वसन 
व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाईमिळण्याबाबत व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यापुढेत्याचा “ उक्त नियम ” असा उल्लेख 
करण्यात येईल .) चे नियम १० , उपनियम (३) अन्वये भूमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेतील . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २०-२६, २०१८ / अग्रहायण २९ -पौष ५, शके १ ९ ४० 


५ 


आणि म्हणून , त्याअर्थी, समुचित शासन म्हणून 

जिल्हाधिकारी 

सदरहू कायद्याचे कलम ३, पोट - कलम ( ग ) अन्वये उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी , चिमूर यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ४१-६५-२०१८-१९ , 

गाव : खापरी डोमा , तालुका चिमूर , जिल्हा चंद्रपूर . 
अ.क्र . सर्व्हे नंबर / 

एकूण 

संपादनाखालील 
क्षेत्र 

आराजी क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 


७/१२ प्रमाणे 


गट नंबर 


हे . आर 


हे . आर 


१ 


१५ 


१३० 


०३९ 


२ 


१३ 


१२१ 


० २१ 


३ 


० ८० 


० २४ 


४ 


१२/१ 
१२/२ 
१५२ 


० ८० 


५ 


२ ९ ४ 


००१ 


ow 


७४ 


१७० 


० ५१ 


एकूण 


८ ७५ 


१३६ 


: 


प्रकल्पाचे नाव 
प्रकल्पाच्या कामाचा तपशील 


अनुसूची -दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
गोसीखुर्द प्रकल्प , मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजना. 
मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजनेअंतर्गत मुख्य कालव्यावरील निर्गमित नवतळा शाखा कालव्याचे 
मातीकाम व बांधकामाकरीता . 
मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजनेचा लाभ सार्वजनिक पाणीपुरवठा, उद्योगधंदे व शेत जमिनीला 
होणार आहे . 


सामाजिक फायदे 


अनुसूची - तीन 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 

विस्थापित होत नाही . 


सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास 
करणा- या यंत्रणेने दिल्याप्रमाणे ) 


अनुसूची- चार 
: - भूमी संपादन , पुनर्वसन पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याबाबत व पारदर्शकतेचा 

हक्क व अधिनियम , २०१३ चे कलम १०( क ) अन्वये महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन 
विभाग मंत्रालय , मुंबई यांची अधिसूचना दिनांक १३ मार्च, २०१५ नुसार उक्त 
अधिनियमाचे प्रकरण २ व यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सुट देण्यात आली आहे . 


अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
प्रशासक म्हणून नियुक्ती केलेल्या 

: - निरंक . 
अधिका -याचे पदनाम 
प्रशासकाचे कार्यालयाचा पत्ता 

: - निरंक . 
ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाचीनियुक्ती 

: - निरंक . 
करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील 


टीप : 


उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , चिमूर यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 
ना .- एक -२ ( १८६६) . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २०-२६ , २०१८ / अग्रहायण २९ -पौष ५ , शके १ ९ ४० 


भाग १ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ. क्र . १०८८ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याबाबत व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३. 

क्रमांक भूसं .- अका- प्रस्तु . १-१०१-२०१८ . - 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याबाबत व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा 
३०) च्या कलम ३ तधील पोट - कलम खंड (३) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र शासनाने महसूल व वनविभाग अधिसूचना 
क्रमांक MISC -11-2014-CR, 77 - A -2, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यानंतर यापुढे याला “ सदरहू अधिसूचना ” असे संबोधण्यात यावे.) अन्वये 
सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जमीन संपादन करतांना सदरहू कायद्याच्या कलम ३ मधील पोट - कलम ( झ , अ) नुसार जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा जास्त 
नसलेल्या जमिनीच्या बाबतीत त्या जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी यांना या कायद्यांतर्गत जमीन संपादन करण्यास शासनाच्या वतीने समुचित शासन म्हणून 
घोषित करण्यात आले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, अधिसूचनेनुसार जिल्हाधिकारी यांना शासनाच्या वतीने समुचित शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे . त्याअर्थी, 
अनुसूची- एक मध्ये दर्शविलेल्या जमिनी ( यापुढे त्याचा “ उक्त भूमी ” असा उल्लेख करण्यात येईल .) अनुसूची-दोन मध्ये नमूद केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनाकरीता आवश्यक आहे किंवा आवश्यक असल्याचा संभव आहे . ( यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात येईल .) 
याबाबत जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर यांची समुचित शासन म्हणून खात्री झाल्यामुळे सदरहू कायद्याच्या कलम -११ च्या पोट -कलम (१) नुसार सार्वजनिक 
कामाचा प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्यात येत आहे, असे सूचित करणे आवश्यक आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सदरहू भूमी संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमी संपादीत करताना भूधारकास विस्थापित करण्याचे कारण सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-तीन मध्ये नमुद 

केलेले आहे 
आणि ज्याअर्थी, सदरहू भूमी संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमी संपादीत करतांना सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये नमूद केलेले आहे. 

आणि ज्याअर्थी, सदरहू भूमी संपादन कायद्याचे कलम ४३, पोट - कलम ( १) नुसार विस्थापिताचे पुनर्वसन व पुनर्स्थापनाकरीता सोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-पाच मध्ये प्रशासकाचे विवरण नमूद केलेले आहे .(प्रशासकाची नियुक्ती आवश्यक असल्यास , अनुसूची-पाच मध्ये माहिती देणे आवश्यक 
आहे.) 

त्याअर्थी, आता , सदरहू कायद्याचा कलम ११ चे पोट - कलम (४ ) नुसार अधिसूचना प्रसिद्ध केल्याचा दिनांकापासून सदरहू भूमी कायद्याचा प्रकरण 
४ खाली कार्यवाही पूर्ण होईपर्यंत कोणताही व्यक्ती उक्त जमिनीच्या अथवा जमिनीच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा कोणताही 
व्यवहार करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही . परंतु जिल्हाधिकारी अशाप्रकारे अधिसूचित केलेल्या भूमीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परीस्थितीमध्ये या पोट -कलमाच्या अंमलबजावणीमधून अशा भूमी मालकास सुट देऊ शकेल . 

परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
अथवा क्षतीची जिल्हाधिका - याद्वारे भरपाई देण्यात येणार नाही . 

पुन्हा असे घोषित करण्यात येते की , सदरहू भूमी संपादन कायद्याचे कलम ११, पोट- कलम ( ५) अन्वयेजिल्हाधिकारी, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाईमिळण्याबाबत व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यापुढे त्याचा “उक्त नियम ” असा उल्लेख 
करण्यात येईल .) चे नियम १०, उपनियम (३) अन्वये भूमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेतील . 

आणि म्हणून, त्याअर्थी, समुचित शासन म्हणून जिल्हाधिकारी सदरहू कायद्याचे कलम ३, पोट - कलम ( ग ) अन्वये उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी , चिमूर यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ४८-६५-२०१८-१९ , 
गाव :- वागदरा रिठ , तालुका चिमूर, जिल्हा चंद्रपूर. 
सर्व्हे नंबर / 

एकूण 

संपादनाखालील 
क्षेत्र 

आराजी क्षेत्र 
( २ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 
हे . 

हे . 
९ 

० ५३ 

० ५३ 


अ . क्र . 


७/१२ प्रमाणे 


गट नंबर 


( १ ) 


आर 


आर 


१ 


२ 


८ 


० ५३ 


०३० 


३ 


७ 


०४७ 


० ०८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २०-२६, २०१८ / अग्रहायण २९ -पौष ५ , शके १९ ४० 


७ 


अनुसूची - एक- चालू 

( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ४ ) 
हे . आर 


हे . आर 


४ 


१० 


०३० 


० २७ 


५ 


११ 


० ५८ 


० १२ 


६ 


८० 


० ८३ 


० ०२ 


७ 


७ ९ 


० ९ ७ 


० ०८ 


८ 


७८ 


० ७६ 


० ४८ 


७६ 


३ १८ 


१२२ 


a 


एकूण 


८ १५ 


३१० 


। 
। 


: 


: 


अनुसूची - दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव 

गोसीखुर्द प्रकल्प , मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजना . 
प्रकल्पाच्या कामाचा तपशील 

मोखाबर्डी उपसासिंचन योजनेअंतर्गत मुख्य कालव्यावरील निर्गमित नवतळा शाखा कालव्याचे 

बांधकामाकरीता . 
सामाजाला मिळणारे लाभ 

मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजनेचा लाभ सार्वजनिक पाणीपुरवठा, उद्योगधंदे व शेत जमिनीला 
होणार आहे . 

अनुसूची - तीन 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 

विस्थापित होत नाही . 

अनुसूची - चार 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश 

भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याबाबत व पारदर्शकतेचा 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास 

हक्क व अधिनियम , २०१३ चे कलम १०( क ) अन्वये महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन 
करणा - या यंत्रणेने दिल्याप्रमाणे) 

विभाग, मंत्रालय , मुंबई यांची अधिसूचना दिनांक १३ मार्च, २०१५ नुसार उक्त 
अधिनियमाचे प्रकरण २ व यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सुट देण्यात आली आहे. 

अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
प्रशासक म्हणून नियुक्ती केलेल्या 

: - निरंक . 
अधिका- याचे पदनाम 
प्रशासकाचे कार्यालयाचा पत्ता 

: - निरंक . 
ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती : - निरंक . 
करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील . 


टीप : - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, चिमूर यांचेकार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा., अ. क्र . १०८ ९ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याबाबत व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३. 

क्रमांक भूसं .- अका- प्रस्तु . १-१०५-२०१८ . – 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याबाबत व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ ( २०१३ चा 
३० ) च्या कलम ३ मधील पोट -कलम खंड (३ ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र शासनाने महसूल व वनविभाग अधिसूचना 
क्रमांक MISC- 11-2014-CR- 77- A- 2, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यानंतर यापुढे याला “ सदरहू अधिसूचना ” संबोधण्यात यावे.) अन्वये 
सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जमीन संपादन करतांना सदरहू कायद्याच्या कलम ३ मधील पोट -कलम ( झ, अ) नुसार जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा जास्त 
नसलेल्या जमिनीच्या बाबतीत त्या जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी यांना या कायद्यांतर्गत जमीन संपादन करण्यास शासनाच्या वतीने समुचित शासन म्हणून 
घोषित करण्यात आले आहे ; 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २०-२६, २०१८ / अग्रहायण २९ -पौष ५ , शके १ ९ ४० 


- 


आणि ज्याअर्थी, अधिसूचनेनुसार जिल्हाधिकारी यांना शासनाच्यावतीने समूचित शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. त्याअर्थी, अनुसूची 
एकमध्ये दर्शविलेल्या जमिनी ( यापुढे त्याचा “ उक्त भूमी ” असा उल्लेख करण्यात येईल .) अनुसूची-दोनमध्ये नमूद केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनाकरीता 
आवश्यक आहे किंवा आवश्यक असल्याचा संभव आहे . ( यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात येईल .) याबाबत 
जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर यांची समुचित शासन म्हणून खात्री झाल्यामुळे सदरहू कायद्याच्या कलम-११ च्या पोट- कलम ( १) नुसार सार्वजनिक कामाचा 
प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्यात येत आहे , असे सूचित करणे आवश्यक आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सदरहू भूमी संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमी संपादीत करताना भूधारकास विस्थापित करण्याचे कारण सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची- तीनमध्ये नमूद केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सदरहू भूमी संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमी संपादीत करताना सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची- चारमध्ये नमूद केलेले आहे. 

आणि ज्याअर्थी, सदरहू भूमी संपादन कायद्याचे कलम ४३, पोट- कलम ( १) नुसार विस्थापिताचे पुनर्वसन व पुनर्स्थापनाकरीता सोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-पाचमध्ये प्रशासकाचेविवरण नमूद केलेले आहे. (प्रशासकाची नियुक्ती आवश्यक असल्यास , अनुसूची-पाच मध्ये माहिती देणे आवश्यक आहे.) 

त्याअर्थी, आता , सदरहू कायद्याचा कलम ११ चे पोट- कलम (४ ) नुसार अधिसूचना प्रसिद्ध केल्याच्या दिनांकापासून सदरहू भूमी कायद्याचा 
प्रकरण ४ खाली कार्यवाही पूर्ण होईपर्यंत कोणताही व्यक्ती उक्त जमिनीच्या अथवा जमिनीच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाहीकिंवा कोणताही 
व्यवहार करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही . परंतु जिल्हाधिकारी अशाप्रकारे अधिसूचित केलेल्या भूमीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परीस्थितीमध्ये या पोट- कलमाच्या अंमलबजावणीमधून अशा भूमी मालकास सूट देऊ शकेल . 

परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
अथवा क्षतीची जिल्हाधिका- याद्वारे भरपाई देण्यात येणार नाही. 

पुन्हा असे घोषित करण्यात येते की , सदरहू भूमी संपादन कायद्याचे कलम ११ , पोट- कलम ( ५) अन्वये जिल्हाधिकारी, भूमिसंपादन , पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याबाबत व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यापुढे त्याचा “ उक्त नियम ” असा उल्लेख 
करण्यात येईल .) चे नियम १० , उपनियम (३) अन्वये भूमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेतील . 

आणि म्हणून, त्याअर्थी, समुचित शासन म्हणून जिल्हाधिकारी सदरहू कायद्याचे कलम ३, पोट-कलम ( ग) अन्वये उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी, चिमूर यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ४४-६५-२०१८-१९ , 

गाव :- पिंपळगाव , तालुका चिमूर, जिल्हा चंद्रपूर. 
अ . क्र . सर्व्हे नंबर 

७/१२ प्रमाणे एकूण 

संपादनाखालील 
क्षेत्र 

आराजी क्षेत्र 
( २ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 
हे . आर 
३८० 

० ४५ 
२०३ 

२१८ 
२०५ 

० ६८ 
२०६ 

०६० 
२१८ 

१२० 
२३५ 

१६४ 
२३६ 

१८३ 
२१ ९ 

१०४ 
२२५ 

० ९९ 
२१३ 

१३० 
२१४ 

१७३ 
२४८ 

१५४ 


गट नंबर 


( 9 ) 


हे . आर 


१ 


९ १ 


००१ 


२ 
3 


४ 


५ 


०१३ 
० २६ 
०६३ 
० १२ 
०३३ 
००१ 


६ 


७ 


८ 


९ 


० १८ 


१० 


० ५८ 
० ४८ 


११ 


१२ 


० ०२ 


एकूण 


१८५३ 


३२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २०-२६, २०१८ / अग्रहायण २९ -पौष ५ , शके १९ ४० 


प्रकल्पाचे नाव 


. 


अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

गोसीखुर्द प्रकल्प , मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजना. 
प्रकल्पाच्या कामाचा तपशील 

मोखाबर्डी उपसासिंचन योजनेअंतर्गत मुख्य कालव्यावरील निर्गमित नवतळा शाखा कालव्याचे 

मातीकाम व बांधकामाकरीता . 
सामाजाला मिळणारे लाभ 

मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजनेचा लाभ सार्वजनिक पाणीपुरवठा, उद्योगधंदे व शेत जमिनीला 
होणार आहे . 

अनुसूची- तीन 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 

विस्थापित होत नाही . 

अनुसूची- चार 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश 

भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याबाबत व पारदर्शकतेचा 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास 

हक्क व अधिनियम , २०१३ चे कलम १०( क ) अन्वये महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन 
करणा- या यंत्रणेने दिल्याप्रमाणे ) 

विभाग , मंत्रालय , मुंबई यांची अधिसूचना दिनांक १३ मार्च, २०१५ नुसार उक्त 
अधिनियमाचे प्रकरण २ व यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे . 

अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
प्रशासक म्हणून नियुक्ती केलेल्या 

: - निरंक . 
अधिका- याचे पदनाम 
प्रशासकाचे कार्यालयाचा पत्ता 

: - निरंक . 
ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाचीनियुक्ती : - निरंक . 
करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील. 


: 


टीप : - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, चिमूर यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा., अ. क्र . १० ९० . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याबाबत व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३. 

क्रमांक भूसं .- अका- प्रस्तु . १-१०९- २०१८. 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याबाबत व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा 
३० ) च्या कलम ३ मधील पोट- कलम खंड (३) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र शासनाने महसूल व वनविभाग अधिसूचना 
क्रमांक MISC - 11-2014-CR-77- A-2, असे संबोधण्यात यावे.) अन्वये सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जमीन संपादन करतांना सदरहू कायद्याच्या कलम 
३ मधील पोट- कलम ( झ , अ) नुसार जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा जास्त नसलेल्या जमिनीच्या बाबतीत त्या जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी यांना या 
कायद्यांतर्गत जमीन संपादन करण्यास शासनाच्या वतीने समुचित शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे; 

आणि ज्याअर्थी, अधिसूचनेनुसार जिल्हाधिकारी यांना शासनाच्यावतीने समुचित शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. त्याअर्थी, अनुसूची 
एकमध्ये दर्शविलेल्या जमिनी ( यापुढे त्याचा “ उक्त भूमी ” असा उल्लेख करण्यात येईल .) अनुसूची-दोनमध्ये नमूद केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनाकरीता 
आवश्यक आहे किंवा आवश्यक असल्याचा संभव आहे . ( यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात येईल .) याबाबत 
जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर यांची समुचित शासन म्हणून खात्री झाल्यामुळे सदरहू कायद्याच्या कलम-११ च्या पोट - कलम ( १) नुसार सार्वजनिक कामाचा 
प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्यात येत आहे. असे सूचित करणे आवश्यक आहे 

आणि ज्याअर्थी, सदरहू भूमी संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमी संपादीत करताना भूधारकास विस्थापित करण्याचे कारण सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-तीनमध्ये नमूद केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सदरहू भूमी संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमी संपादीत करताना सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची- चारमध्ये नमूद केलेले आहे. 


ना .- एक -३ ( १८६६ ). 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २०-२६, २०१८ / अग्रहायण २९ -पौष ५ , शके १ ९ ४० 


आणि ज्याअर्थी, सदरहू भूमी संपादन कायद्याचे कलम ४३, पोट- कलम ( १) नुसार विस्थापिताचे पुनर्वसन व पुनर्स्थापनाकरीता सोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-पाचमध्ये प्रशासकाचेविवरण नमूद केलेले आहे. (प्रशासकाची नियुक्ती आवश्यक असल्यास , अनुसूची-पाचमध्ये माहिती देणे आवश्यक आहे .) 

त्याअर्थी, आता, सदरहू कायद्याचा कलम ११ चे पोट - कलम ( ४) नुसार अधिसूचना प्रसिद्ध केल्याचा दिनांकापासून सदरहू भूमी कायद्याचा प्रकरण 
४ खाली कार्यवाही पूर्ण होईपर्यंत कोणतीही व्यक्ती उक्त जमिनीच्या अथवा जमिनीच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाहीकिंवा कोणताही 
व्यवहार करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही. परंतु जिल्हाधिकारी अशाप्रकारे अधिसूचित केलेल्या भूमीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परीस्थितीमध्ये या पोट- कलमाच्या अंमलबजावणीमधून अशा भूमी मालकास सूट देऊ शकेल. 

परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्यामुळेतिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
अथवा क्षतीची जिल्हाधिका-याद्वारे भरपाई देण्यात येणार नाही. 

पुन्हा असे घोषित करण्यात येते की , सदरहू भूमी संपादन कायद्याचे कलम ११, पोट- कलम (५) अन्वये जिल्हाधिकारी , भूमिसंपादन , पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाईमिळण्याबाबत व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम, २०१४ ( यापुढे त्याचा “ उक्त नियम ” असा उल्लेख 
करण्यात येईल .) चे नियम १० , उपनियम (३) अन्वये भूमी अभिलेख अद्ययावत करण्याचे काम हाती घेतील . 

आणि म्हणून, त्याअर्थी, समुचित शासन म्हणून जिल्हाधिकारी सदरहू कायद्याचेकलम ३, पोट- कलम (ग) अन्वये उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी , चिमूर यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ४७-६५-२०१८-१९ , 
गाव :- वडाळा रिठ , तालुका चिमूर , जिल्हा चंद्रपूर . 


अ.क्र . 


सर्व्हे नंबर / 


गट नंबर 
( २ ) 


७/१२ प्रमाणे एकूण 

क्षेत्र 
( ३ ) 
हे . आर 


संपादनाखालील 
आराजी क्षेत्र 

( ४ ) 
हे . आर 


( १ ) 


१ 


६७ 


० २१ 


००१ 


००१ 


२ 
३ 


९ ५ 
११२ 
११५ 
१०२ 
१०१ 


० २१ 
०३१ 
० १ ९ 
० ११ 


० १३ 
००६ 
००४ 


५ 
६ 


० १२ 


० ०३ 
० ९ ७ 


७ 


४ 


४ १२ 
० १२ 


८ 


००४ 


११६ 
११७ 


९ 


१० 


० ० ९ 
० ८२ 
०३१ 


१ ९ 
११८ 


० २४ 


११ 


० १८ 


एकूण 


६६१ 


१७३ 


प्रकल्पाचे नाव 


प्रकल्पाच्या कामाचा तपशील 


अनुसूची- दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
गोसीखुर्द प्रकल्प , मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजना . 
मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजनेअंतर्गत मुख्य कालव्यावरील निर्गमित नवतळा शाखा कालव्याचे 
मातीकाम व बांधकामाकरीता 
मोखाबर्डी उपसासिंचन योजनेचा लाभ सार्वजनिक पाणीपुरवठा, उद्योगधंदेव शेत जमिनीला 
होणार आहे . 


सामाजिक फायदे 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २०-२६, २०१८ / अग्रहायण २९ -पौष ५ , शके १९ ४० 


११ 


अनुसूची - तीन 


बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


विस्थापित होत नाही. 


: 


सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास 
करणा- या यंत्रणेने दिल्याप्रमाणे) 


अनुसूची - चार 
भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याबाबत व पारदर्शकतेचा 
हक्क व अधिनियम , २०१३ चे कलम १०( क ) अन्वये महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन 
विभाग , मंत्रालय , मुंबई यांची अधिसूचना दिनांक १३ मार्च, २०१५ नुसार उक्त 
अधिनियमाचे प्रकरण २ व यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे. 

अनुसूची - पाच 
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


: - निरंक . 


प्रशासक म्हणून नियुक्ती केलेल्या 
अधिका -याचे पदनाम 


प्रशासकाचे कार्यालयाचा पत्ता 


निरंक . 


ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती 

: - निरंक . 
करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील . 


टीप 


उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , चिमूर यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा., अ . क्र . १० ९ १ . 
भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याबाबत व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३. 


क्रमांक भूसं .- अका- प्रस्तु . १-११३-२०१८ . - 


ज्याअर्थी, भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याबाबत व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा 
३० ) च्या कलम ३ मधील पोट- कलम (३) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र शासनाने महसूल व वन विभाग अधिसूचना 
क्रमांक एमआयएससी - ११-२०१४-सीआर,७७- ए -२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यानंतर यापुढे याला “ सदर अधिसूचना ” असे संबोधण्यात यावे.) 
अन्वये सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जमीन संपादन करतांना सदरहू कायद्याच्या कलम ३ मधील पोट- कलम ( झ , अ) नुसार जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा 
जास्त नसलेल्या जमिनीच्या बाबतीत त्या जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी यांना या कायद्यांतर्गत जमीन संपादन करण्यास शासनाच्या वतीने समुचित शासन 
म्हणून घोषित करण्यात आले आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार जिल्हाधिकारी यांना शासनाच्या वतीने समूचित शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. त्याअर्थी, 
अनुसूची-एक मध्ये दर्शविलेल्या जमिनी ( यापुढे त्याचा “ उक्त भूमी ” असा उल्लेख करण्यात येईल .) अनुसूची-दोनमध्ये नमूद केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनाकरीता आवश्यक आहे किंवा आवश्यक असल्याचा संभव आहे. (यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात येईल .) 
याबाबत जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर यांची समूचित शासन म्हणून खात्री झाल्यामुळे सदरहू कायद्याच्या कलम-११ च्या पोट- कलम ( १ ) नुसार सार्वजनिक 
कामाच्या प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्यात येत आहे. असे सूचित करणे आवश्यक आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त सदरहू भूमी संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमी संपादित करतांना भूधारकास विस्थापित करण्याचे कारण 
सोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीनमध्ये नमूद केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सदरहू भूमी संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमी संपादित करतांना सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची- चारमध्ये नमूद केलेले आहे . 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २०-२६, २०१८ / अग्रहायण २९ -पौष ५ , शके १ ९ ४० 


आणि ज्याअर्थी, सदरहू भूमी संपादन कायद्याचे कलम ४३, पोट- कलम ( १) नुसार विस्थापितांचे पुनर्वसन व पुनर्स्थापनाकरीता सोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-पाचमध्ये प्रशासकाचेविवरण नमूद केलेले आहे. (प्रशासकाची नियुक्ती आवश्यक असल्यास , अनुसूची-पाचमध्ये माहिती देणे आवश्यक आहे.) 

त्याअर्थी, आता, सदरहू कायद्याचा कलम ११ चे पोट- कलम ( ४) नुसार अधिसूचना प्रसिद्ध केल्याचा दिनांकापासून सदरहू भूमी कायद्याचा प्रकरण 
४ खाली कार्यवाही पूर्ण होईपर्यंत कोणतीही व्यक्ती उक्त जमिनीच्या अथवा जमिनीच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा कोणताही 
व्यवहार करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही. परंतु जिल्हाधिकारी अशाप्रकारे अधिसूचित केलेल्या भूमीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परीस्थितीमध्ये या पोट- कलमाच्या अंमलबजावणीमधून अशा भूमी मालकास सूट देऊ शकेल . 

परंतु, आणखी , असे की , कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
अथवा क्षतीची जिल्हाधिका -याद्वारे भरपाई देण्यात येणार नाही. 

पुन्हा असे घोषित करण्यात येते की , सदरहू भूमी संपादन कायद्याचे कलम ११, पोट- कलम (५ ) अन्वये जिल्हाधिकारी , भूमी संपादन, पुनर्वसन 
व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाईमिळण्याबाबत व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ (यापुढे त्याचा “उक्त नियम ” असा उल्लेख 
करण्यात येईल .) चे नियम १०, उपनियम ( ३) अन्वये भूमी अभिलेख अद्ययावत करण्याचे काम हाती घेतील . 

आणि म्हणून , त्याअर्थी, समुचित शासन म्हणून जिल्हाधिकारी सदरहू कायद्याचे कलम ३, पोट -कलम (ग) अन्वये उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी, चिमूर यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची- एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ४६-६५-२०१८-१९ , 
गाव :- ठाणा रिठ , तालुका चिमूर, जिल्हा चंद्रपूर . 


अ . क्र . 


सर्व्हे नंबर 


७/१२ प्रमाणे एकूण 

क्षेत्र 
( ३ ) 


गट क्रमांक 

( २ ) 


संपादनाखालील 
आराजी क्षेत्र 
( ४ ) 


( १ ) 


हे . आर 


हे . आर 


१ 


२० 


० ७६ 


० १ ९ 


२ 


६० 


० ४० 


० ०१ 


३ 


१०३ 


० ४५ 


००७ 


४ 


१०५ 


०४१ 


००६ 


५ 


१४५ 


०६४ 


० १८ 


६ 


१४६ 


० ८१ 


०३४ 


७ 


१४८ 


०३० 


००३ 


८ 


१४ ९ 


० ४० 


००१ 


९ 


२२७ 


० ८७ 


० १५ 


१० 


२३३ 


१५१ 


० ८५ 


११ 


२३ ९ 


० ८१ 


००८ 


१२ 


२४४ 


७०३ 


० ९ ४ 


१३ 


२४५/१ 


२६२ 


०६६ 


१४ 


२४५/२ 


१५ 


५ ९ 


०७२ 


०५२ 


१६ 


२२८ 


३२३ 


१६२ 


१७ 


२३४ 


२८ ९ 


० ९ ३ 


एकूण 


२३ ० ९ 


६६४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २०-२६, २०१८ / अग्रहायण २९ -पौष ५, शके १ ९ ४० 


१३ 


: 


: 


अनुसूची - दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव 

गोसीखुर्द प्रकल्प , मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजना . 
प्रकल्पाच्या कामाचा तपशील 

मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजनेअंतर्गत मुख्य कालव्यावरील निर्गमित नवतळा शाखा कालव्याचे 

बांधकामाकरीता . 
सामाजिक फायदे 

मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजनेचा लाभ सार्वजनिक पाणीपुरवठा , उद्योगधंदे व शेत जमिनीला 
होणार आहे. 

अनुसूची- तीन 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 

विस्थापित होत नाही . 

अनुसूची - चार 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश 

भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याबाबत व पारदर्शकतेचा 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास 

हक्क व अधिनियम , २०१३ चे कलम १०( क ) अन्वये महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन 
करणा- या यंत्रणेने दिल्याप्रमाणे) 

विभाग , मंत्रालय , मुंबई यांची अधिसूचना दिनांक १३ मार्च, २०१५ नुसार उक्त 
अधिनियमाचे प्रकरण २ व यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे. 

अनुसूची -पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल 
प्रशासक म्हणून नियुक्ती केलेल्या 

: - निरंक . 
अधिका -याचे पदनाम 
प्रशासकाचे कार्यालयाचा पत्ता 

: - निरंक . 
ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती 
करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील . 


: - निरंक . 


टीप : - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, चिमूर यांचे कार्यालयामध्येनिरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . १० ९ २ . 
भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याबाबत व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३. 


क्रमांक भूसं .- अका- प्रस्तु . १-११७-२०१८ . - 


ज्याअर्थी, भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याबाबत व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा 
३०) च्या कलम ३ मधील पोट - कलम खंड (३) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र शासनाने महसूल व वन विभाग अधिसूचना 
क्रमांक एमआयएससी-११-२०१४- सीआर,७७- ए-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यानंतर यापुढे याला “ सदर अधिसूचना ” असे संबोधण्यात यावे.) 
अन्वये सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जमीन संपादन करतांना सदरहू कायद्याच्या कलम ३ मधील पोट- कलम ( झ, अ) नुसार जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा 
जास्त नसलेल्या जमिनीच्या बाबतीत त्या जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी यांना या कायद्यांतर्गत जमीन संपादन करण्यास शासनाच्या वतीने समुचित शासन 
म्हणून घोषित करण्यात आले आहे; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार जिल्हाधिकारी यांना शासनाच्या वतीने समूचित शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे . त्याअर्थी, 
अनुसूची-एक मध्ये दर्शविलेल्या जमिनी ( यापुढेत्याचा “ उक्त भूमी ” असा उल्लेख करण्यात येईल.) अनुसूची-दोन मध्ये नमूद केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनाकरीता आवश्यक आहे किंवा आवश्यक असल्याचा संभव आहे . (यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात येईल .) 
याबाबत जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर यांची समूचित शासन म्हणून खात्री झाल्यामुळे सदरहू कायद्याच्या कलम-११ च्या पोट- कलम ( १) नुसार सार्वजनिक 
कामाचा प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्यात येत आहे. असे सूचित करणे आवश्यक आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सदरहू भूमी संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमी संपादीत करतांना भूधारकास विस्थापित करण्याचे कारण सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-तीन मध्ये नमूद केलेले आहे ; 


ना .- एक-४ ( १८६६) . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २०-२६, २०१८ / अग्रहायण २९ -पौष ५ , शके १ ९ ४० 


आणि ज्याअर्थी, सदरहू भूमी संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमी संपादीत करतांना सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये नमूद 

केलेले आहे. 
आणि ज्याअर्थी, सदरहू भूमी संपादन कायद्याचे कलम ४३ , पोट- कलम (१) नुसार विस्थापिताचेपुनर्वसन व पुनर्स्थापनाकरीता सोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-पाच मध्ये प्रशासकाचे विवरण नमूद केलेले आहे. (प्रशासकाची नियुक्ती आवश्यक असल्यास , अनुसूची-पाच मध्ये माहिती देणे आवश्यक 
आहे.) 

त्याअर्थी, आता, सदरहू कायद्याचा कलम ११ चे पोट- कलम (४) नुसार अधिसूचना प्रसिद्ध केल्याचा दिनांकापासून सदरहू भूमी कायद्याचा प्रकरण 
४ खाली कार्यवाही पूर्ण होईपर्यंत कोणताही व्यक्ती उक्त जमिनीच्या अथवा जमिनीच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाहीकिंवा कोणताही 
व्यवहार करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही . परंतु जिल्हाधिकारी अशाप्रकारे अधिसूचित केलेल्या भूमीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परीस्थितीमध्ये या पोट- कलमाच्या अंमलबजावणीमधून अशा भूमी मालकास सूट देऊ शकेल . 

परंतु , आणखी, असे की , कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
अथवा क्षतीचीजिल्हाधिका - याद्वारे भरपाई देण्यात येणार नाही. 

पुन्हा असे घोषित करण्यात येते की , सदरहू भूमी संपादन कायद्याचे कलम ११, पोट-कलम ( ५) अन्वयेजिल्हाधिकारी , भूमी संपादन , पुनर्वसन 
व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याबाबत व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम , २०१४ ( यापुढे त्याचा “ उक्त नियम ” असा उल्लेख 
करण्यात येईल .) चे नियम १० , उपनियम (३) अन्वये भूमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेतील . 

आणि म्हणून, त्याअर्थी, समुचित शासन म्हणून जिल्हाधिकारी सदरहू कायद्याचे कलम ३, पोट-कलम ( ग) अन्वये उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी , चिमूर यांना पदनिर्देशित करीत आहे. 


अनुसूची -एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ४५-६५-२०१८-१९ , 
गाव :- सिरसपूर , तालुका चिमूर, जिल्हा चंद्रपूर . 


अ . क्र . 


सर्व्हे नंबर / 


गट क्रमांक 

( २ ) 


७/१२ प्रमाणे एकूण 

क्षेत्र 
( ३ ) 


संपादनाखालील 
आराजी क्षेत्र 
( ४ ) 


( १ ) 


हे . आर 


हे . आर 


१ 


१०४ 


० ८४ 


० २३ 
० ०८ 


२ 
३ 


० १४ 


१६७ 
५ ९ 
६१ 
२५४ 
४७ 


३०७ 
५ ९ ० 
२ ५७ 
१८८ 
३४४ 
१ ९ ० 
० ५२ 
१६७ 
१७६ 


०६२ 
०३० 
० २२ 


६ 


७ 


० ८१ 


८ 


९ ५ 
१०१ 
५४ 


९ 


०३० 
०६४ 
०६० 


१० 


९ ४ 


एकूण 


२३५५ 


३ ९ ४ 


प्रकल्पाचे नाव 


अनुसूची- दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
गोसीखुर्द प्रकल्प , मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजना. 
मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजनेअंतर्गत मुख्य कालव्यावरील निर्गमित मेटेपार शाखा कालव्याचे 
मातीकाम व बांधकामाकरीता . 


प्रकल्पाच्या कामाचा तपशील 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर २०-२६, २०१८/ अग्रहायण २९- पौष ५ , शके १ ९ ४० 


१५ 


सामाजिक फायदे 

मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजनेचा लाभ सार्वजनिक पाणीपुरवठा , उद्योगधंदे व शेत जमिनीला 
होणार आहे. 

अनुसूची- तीन 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 

विस्थापित होत नाही. 

अनुसूची- चार 
सामाजिक प्रभावनिर्धारणाचा सारांश : - भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याबाबत व पारदर्शकतेचा 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास 

हक्क व अधिनियम , २०१३ चे कलम १०( क ) अन्वये महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन 
करणा- या यंत्रणेने दिल्याप्रमाणे ) 

विभाग ,मंत्रालय , मुंबई यांची अधिसूचना दिनांक १३ मार्च, २०१५ नुसार उक्त 
अधिनियमाचे प्रकरण २ व यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे . 

अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल 
प्रशासक म्हणून नियुक्ती केलेल्या 

: - निरंक . 
अधिका -याचे पदनाम 
प्रशासकाचेकार्यालयाचा पत्ता 

: - निरंक . 
ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती : - निरंक . 
करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील . 


टीप : - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, चिमूर यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १० ९ ३ . 


भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याबाबत व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३. 


क्रमांक भूसं .- अका- प्रस्तु . १-१२१-२०१८ . - 


ज्याअर्थी, भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याबाबत व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा 
३०) च्या कलम ३ मधील पोट- कलम ( ३) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र शासनाने महसूल व वन विभाग अधिसूचना 
क्रमांक एमआयएससी-११-२०१४ -सीआर,७७- ए-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यानंतर यापुढे याला “ सदर अधिसूचना ” असे असंबोधण्यात यावे.) 
अन्वये सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जमीन संपादन करतांना सदरहू कायद्याच्या कलम ३ मधील पोट- कलम ( झ, अ) नुसार जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा 
जास्त नसलेल्या जमिनीच्या बाबतीत त्या जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी यांना या कायद्यांतर्गत जमीन संपादन करण्यास शासनाच्या वतीने समुचित शासन 
म्हणून घोषित करण्यात आले आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार जिल्हाधिकारी यांना शासनाच्या वतीने समूचित शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे . त्याअर्थी, 
अनुसूची-एक मध्ये दर्शविलेल्या जमिनी ( यापुढे त्याचा “ उक्त भूमी ” असा उल्लेख करण्यात येईल .) अनुसूची- दोन मध्ये नमूद केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनाकरीता आवश्यक आहे किंवा आवश्यक असल्याचा संभव आहे . ( यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात येईल .) 
याबाबत जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर यांची समूचित शासन म्हणून खात्री झाल्यामुळे सदरहू कायद्याच्या कलम-११ च्या पोट- कलम ( १) नुसार सार्वजनिक 
कामाचा प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्यात येत आहे . असे सूचित करणे आवश्यक आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सदरहू भूमी संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमी संपादीत करताना भूधारकास विस्थापित करण्याचे कारण सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची- तीन मध्ये नमुद 

केलेले आहे ; 
आणि ज्याअर्थी, सदरहू भूमी संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमी संपादीत करतांना सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये नमूद केलेले आहे. 

आणि ज्याअर्थी, सदरहू भूमी संपादन कायद्याचे कलम ४३, पोट-कलम ( १) नुसार विस्थापिताचे पुनर्वसन व पुनर्स्थापनाकरीता सोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-पाच मध्ये प्रशासकाचे विवरण नमूद केलेले आहे . (प्रशासकाची नियुक्ती आवश्यक असल्यास , अनुसूची-पाच मध्ये माहिती देणे 
आवश्यक आहे .) 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २०-२६, २०१८ / अग्रहायण २९ -पौष ५ , शके १ ९ ४० 


त्याअर्थी, आता , सदरहू कायद्याचा कलम ११ चे पोट- कलम (४ ) नुसार अधिसूचना प्रसिद्ध केल्याचा दिनांकापासून सदरहू भूमी कायद्याचा प्रकरण 
४ खाली कार्यवाही पूर्ण होईपर्यंत कोणताही व्यक्ती उक्त जमिनीच्या अथवा जमिनीच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा कोणताही 
व्यवहार करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही . परंतु जिल्हाधिकारी अशाप्रकारे अधिसूचित केलेल्या भूमीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परीस्थितीमध्ये या पोट - कलमाच्या अंमलबजावणीमधून अशा भूमी मालकास सूट देऊ शकेल . 

परंतु , आणखी, असे की , कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्यामुळेतिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
अथवा क्षतीची जिल्हाधिका -याद्वारे भरपाई देण्यात येणार नाही. 

पुन्हा, असे घोषित करण्यात येते की, सदरहू भूमी संपादन कायद्याचे कलम ११, पोट - कलम (५) अन्वये जिल्हाधिकारी, भूमी संपादन, पुनर्वसन 
व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याबाबत व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यापुढे त्याचा “ उक्त नियम ” असा उल्लेख 
करण्यात येईल .) चे नियम १०, उपनियम ( ३) अन्वये भूमी अभिलेख अद्ययावत करण्याचे काम हाती घेतील . 

आणि म्हणून , त्याअर्थी, समुचित शासन म्हणून जिल्हाधिकारी सदरहू कायद्याचे कलम ३, पोट -कलम (ग) अन्वये उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी, चिमूर यांना पदनिर्देशित करीत आहे. 


अनुसूची- एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ४२-६५-२०१८-१९ , 
गाव :- मेटेपार, तालुका चिमूर , जिल्हा चंद्रपूर . 


अ . क्र . 


सर्व्हे नंबर 


गट क्रमांक 


७/१२ प्रमाणे एकूण 

क्षेत्र 
( ३ ) 
हे . आर 


संपादनाखालील 
आराजी क्षेत्र 

( ४ ) 
हे . आर 


( १ ) 


( २ ) 


१ 


१८७ 


२८२ 


० ०३ 


२ 


०७० 


० २ ९ 
० २१ 


३ 


० ८१ 


३३६ 
३३७ 
१७१ 
१७ ९ 


४ 


१४० 


o ole 


० ४० 


००६ 
० ०४ 


६ 


० ५२ 
० ४८ 


००१ 


१८० 
१८१ 
१८२ 
१५७ 


८ 


१४० 


० ४० 


९ 


० १७ 


१ ९ २ 
०७४ 


१० 


११ 


० १५ 
० १ ९ 


११ 


१२ 


०७४ 


एकूण 


११ ९ ३ 


१६२ 


प्रकल्पाचे नाव 


प्रकल्पाच्या कामाचा तपशील 


अनुसूची- दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
गोसीखुर्द प्रकल्प , मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजना . 
मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजनेअंतर्गत मुख्य कालव्यावरील निर्गमित मेटेपार शाखा कालव्याचे 
मातीकाम व बांधकामाकरीता . 
मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजनेचा लाभ सार्वजनिक पाणीपुरवठा, उद्योगधंदे व शेत जमिनीला 
होणार आहे. 

अनुसूची - तीन 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 

विस्थापित होत नाही . 


सामाजिक फायदे 


: 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २०-२६, २०१८ / अग्रहायण २९ -पौष ५, शके १ ९ ४० 


१७ 


: 


अनुसूची- चार 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश 

भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याबाबत व पारदर्शकतेचा 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास 

हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम १०( क ) अन्वये महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन 
करणा- या यंत्रणेने दिल्याप्रमाणे) 

विभाग , मंत्रालय , मुंबई यांची अधिसूचना दिनांक १३ मार्च, २०१५ नुसार उक्त 
अधिनियमाचेप्रकरण २ व यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे. 

अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल 
प्रशासक म्हणून नियुक्ती केलेल्या 

: - निरंक . 
अधिका-याचे पदनाम 
प्रशासकाचे कार्यालयाचा पत्ता 

: - निरंक . 
ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती : - निरंक . 
करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील . 


टीप 


उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, चिमूर यांचे कार्यालयामध्येनिरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा., अ . क्र . १० ९ ४ . 
भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याबाबत व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३. 


क्रमांक भूसं .- अका- प्रस्तु . १-१२५-२०१८ . - 


ज्याअर्थी, भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याबाबत व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा 
३० ) च्या कलम ३ मधील पोट-कलम ( ३) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र शासनाने महसूल व वनविभाग अधिसूचना 
क्रमांक एमआयसी-११-२०१४- सीआर,७७- ए -२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यानंतर यापुढे “ सदर अधिसूचना ” असे असंबोधण्यात यावे.) अन्वये 
सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जमीन संपादन करतांना सदरहू कायद्याच्या कलम ३ मधील पोट- कलम ( झ, अ) नुसार जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा जास्त 
नसलेल्या जमिनीच्या बाबतीत त्या जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी यांना या कायद्यांतर्गत जमीन संपादन करण्यास शासनाच्या वतीने समुचित शासन म्हणून 
घोषित करण्यात आले आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार जिल्हाधिकारी यांना शासनाच्या वतीने समूचित शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. त्याअर्थी, 
अनुसूची- एकमध्ये दर्शविलेल्या जमिनी (यापुढे ज्याचा “ उक्त भूमी ” असा उल्लेख करण्यात येईल .) अनुसूची-दोनमध्ये नमूद केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनाकरीता आवश्यक आहे किंवा आवश्यक असल्याचा संभव आहे . ( यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात येईल .) 
याबाबत जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर यांची समूचित शासन म्हणून खात्री झाल्यामुळे सदरहू कायद्याच्या कलम-११ च्या पोट-कलम ( १) नुसार 

सार्वजनिक 
कामाचा प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्यात येत आहे . असे सूचित करणे आवश्यक आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, सदरहू भूमी संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमी संपादीत करताना भूधारकास विस्थापित करण्याचे कारण सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-तीनमध्ये नमूद केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सदरहू भूमी संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमी संपादीत करतांना सामाजिक परिणामनिर्धारणाचा सारांश सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये नमूद केलेले आहे; 

आणि ज्याअर्थी, सदरहू भूमी संपादन कायद्याचे कलम ४३, पोट- कलम ( १) नुसार विस्थापिताचे पुनर्वसन व पुनर्स्थापनाकरीता सोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-पाचमध्ये प्रशासकाचे विवरण नमूद केलेले आहे .( प्रशासकाची नियुक्ती आवश्यक असल्यास , अनुसूची-पाचमध्ये माहिती देणे आवश्यक आहे .) 


त्याअर्थी, आता, सदरहू कायद्याचा कलम ११ चे पोट - कलम ( ४) नुसार अधिसूचना प्रसिद्ध केल्याचा दिनांकापासून सदरहू भूमी कायद्याचा प्रकरण 
४ खाली कार्यवाही पूर्ण होईपर्यंत कोणताही व्यक्ती उक्त जमिनीच्या अथवा जमिनीच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा कोणताही 
व्यवहार करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही . परंतु जिल्हाधिकारी अशाप्रकारे अधिसूचित केलेल्या भूमीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परीस्थितीमध्ये या पोट- कलमाच्या अंमलबजावणीमधून अशा भूमी मालकास सूट देऊ शकेलः 
ना .- एक -५ ( १८६६ ). 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २०-२६, २०१८ / अग्रहायण २९ -पौष ५ , शके १ ९ ४० 


परंतु , आणखी , असे की , कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
अथवा क्षतीची जिल्हाधिका-याद्वारे भरपाई देण्यात येणार नाही ; 

पुन्हा, असे घोषित करण्यात येते की , सदरहू भूमी संपादन कायद्याचे कलम ११ चे पोट -कलम (५) अन्वये जिल्हाधिकारी , भूमी संपादन , पुनर्वसन 
व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याबाबत व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ ( यापुढे त्याचा “ उक्त नियम " असा उल्लेख 
करण्यात येईल .) चे नियम १० चे उपनियम ( ३) अन्वये भूमी अभिलेख अद्ययावत करण्याचे काम हाती घेतील . 

आणि म्हणून , त्याअर्थी, समुचित शासन म्हणून जिल्हाधिकारी सदरहू कायद्याचे कलम ३, पोट-कलम (ग) अन्वये उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी, चिमूर यांना पदनिर्देशित करीत आहे. 


अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ४३-६५-२०१८-१९ , 
गाव :- पिंपळगाव , तालुकाचिमूर , जिल्हा चंद्रपूर . 


अ.क्र . 


सर्व्हे नंबर 


गट क्रमांक 

( २ ) 


७/१२ प्रमाणे एकूण 

क्षेत्र 
( ३ ) 


संपादनाखालील 
आराजी क्षेत्र 

( ४ ) 
हे . आर 


( १ ) 


हे . आर 


१ 


१६ 


००४ 


१७ 


०७० 


००७ 


२ 
३ 


१३७ 
० ८६ 
१ ७४ 


० २४ 
००६ 
०३० 


१ ११ 


० ०८ 


६ 
७ 


१२३ 


० १० 


८ 


२१० 


९ 


३६ 
३७ 
२८२ 
३४२ 
३४८ 
३४ ९ 
३५० 
३५ 
३४ 
३१६ 
४१ 
२८० 
२८१ 
२ ९ २ 


२८३ 
०७७ 


१० 


० ४५ 
० ७६ 

३० 
० २६ 
० २० 


O 


११ 


००७ 


१२ 
१३ 
१४ 
१५ 
१६ 


० ८३ 
० ७८ 
४ ५४ 
० ५४ 
०६९ 
९ ४५ 


०३० 
० ११ 


००१ 


एकूण 


२ ९ ९ ४ 


३३५ 


प्रकल्पाचे नाव 


: 


प्रकल्पाच्या कामाचा तपशील 


अनुसूची- दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
गोसीखुर्द प्रकल्प , मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजना . 
मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजनेअंतर्गत मुख्य कालव्यावरील निर्गमित मेटेपार शाखा कालव्याचे 
मातीकाम व बांधकामाकरीता. 
मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजनेचा लाभ सार्वजनिक पाणीपुरवठा , उद्योगधंदे व शेत जमिनीला 
होणार आहे. 

अनुसूची - तीन 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 

विस्थापित होत नाही . 


सामाजिक फायदे 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २०-२६, २०१८ / अग्रहायण २९ -पौष ५, शके १ ९ ४० 


१ ९ 


: 


अनुसूची- चार 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश 

भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याबाबत व पारदर्शकतेचा 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास 

हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम १०( क ) अन्वये महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन 
करणा- या यंत्रणेने दिल्याप्रमाणे) 

विभाग , मंत्रालय , मुंबई यांची अधिसूचना दिनांक १३ मार्च, २०१५ नुसार उक्त 
अधिनियमाचे प्रकरण २ व यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे. 

अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
प्रशासक म्हणून नियुक्ती केलेल्या 

: - निरंक . 
अधिका-याचे पदनाम 
प्रशासकाचे कार्यालयाचा पत्ता 

: - निरंक . 
ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती : - निरंक . 
करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील . 


टीप : 


उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , चिमूर यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा., अ . क्र . १० ९ ५ . 


भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याबाबत व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३. 


क्रमांक भूसं .- अका - प्रस्तु.१-१२९ - २०१८. 


ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याबाबत व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ ( २०१३ चा 
३०) च्या कलम ३ मधील पोट-कलम (३) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र शासनाने महसूल व वन विभाग अधिसूचना 
क्रमांक एमआयएससी -११-२०१४-सीआर- ७७- ए -२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यानंतर यापुढे याला “ सदर अधिसूचना ” असे संबोधण्यात यावे.) 
अन्वये सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जमीन संपादन करतांना सदरहू कायद्याच्या कलम ३ मधील पोट- कलम ( झ, अ) नुसार जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा 
जास्त नसलेल्या जमिनीच्या बाबतीत त्या जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी यांना या कायद्यांतर्गत जमीन संपादन करण्यास शासनाच्यावतीने समूचित शासन 
म्हणून घोषित करण्यात आले आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार जिल्हाधिकारी यांना शासनाच्यावतीने समूचित शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे . त्याअर्थी, 
अनुसूची- एकमध्ये दर्शविलेल्या जमिनी (यापुढे त्याचा “ उक्त भूमी ” असा उल्लेख करण्यात येईल .) अनुसूची-दोनमध्ये नमूद केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनाकरीता आवश्यक आहे किंवा आवश्यक असल्याचा संभव आहे . ( यापुढे ज्याचा “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा उल्लेख करण्यात येईल .) 
याबाबत जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर यांची समूचित शासन म्हणून खात्री झाल्यामुळे सदरहू कायद्याच्या कलम -११ च्या पोट- कलम (१) नुसार सार्वजनिक 
कामाचा प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्यात येत आहे असे सूचित करणे आवश्यक आहे , 

आणि ज्याअर्थी, सदरहू भूमी संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमी संपादीत करताना भूधारकास विस्थापित करण्याचे कारण सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-तीनमध्ये नमूद केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , सदरहू भूमी संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमी संपादित करतांना सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये नमूद केलेले आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, सदरहू भूमी संपादन कायद्याचे कलम ४३ , पोट - कलम ( १) नुसार विस्थापितांचे पुनर्वसन व पुनर्स्थापनाकरीता सोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-पाचमध्ये प्रशासकाचे विवरण नमूद केलेले आहे. (प्रशासकाची नियुक्ती आवश्यक असल्यास , अनुसूची-पाचमध्ये माहिती देणे आवश्यक आहे.); 

त्याअर्थी, आता , सदरहू कायद्याच्या कलम ११ चे पोट-कलम (४) नुसार अधिसूचना प्रसिद्ध केल्याच्या दिनांकापासून सदरहू भूमी संपादन 
कायद्याच्या प्रकरण ४ खाली कार्यवाही पूर्ण होईपर्यंत कोणताही व्यक्ती उक्त जमिनीच्या अथवा जमिनीच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही 
किंवा कोणताही व्यवहार करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही . परंतु जिल्हाधिकारी अशाप्रकारे अधिसूचित 
केलेल्या भूमीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोट- कलमाच्या अंमलबजावणीमधून अशा भूमी मालकास सूट 
देऊ शकेलः 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २०-२६, २०१८ / अग्रहायण २९ -पौष ५ , शके १ ९ ४० 


परंतु, आणखी , असे की , कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
अथवा क्षतीची जिल्हाधिका -याद्वारे भरपाई देण्यात येणार नाही. 

पुन्हा असे घोषित करण्यात येते की , सदरहू भूमी संपादन कायद्याचे कलम ११ चे पोट - कलम ( ५) अन्वये जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन , पुनर्वसन 
व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाईमिळण्याबाबत व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यापुढे त्याचा “ उक्त नियम ” असा उल्लेख 
करण्यात येईल .) चे नियम १० , उपनियम ( ३ ) अन्वये भूमी अभिलेख अद्ययावत करण्याचे काम हाती घेतील . 

आणि म्हणून ,त्याअर्थी, समुचित शासन म्हणून जिल्हाधिकारी सदरहू कायद्याचे कलम ३, पोट -कलम ( ग) अन्वये उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी, चिमूर यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ४-६५-२०१८-१९ , 
गाव :- चकवागदरा, तालुका चिमूर , जिल्हा चंद्रपूर , 


अ.क्र . 


सर्व्हे नंबर / 
गट क्रमांक 

( २ ) 


संपादनाखालील 
आराजी क्षेत्र 
( ४ ) 


( १ ) 


हे . आर 


१ 


०६४ 


२ 


६/१ 
६/२ 
७/२ 
२६ 


७/१२ प्रमाणे एकूण 

क्षेत्र 
( ३ ) 
हे . आर 
३६६ 
३६५ 
२ ९ १ 
२०६ 
१७४ 
२०४ 
० ६२ 
१३९ 


३ 


० ६० 
० ३८ 
१४२ 
० ५२ 


२७ 


५ 
६ 


७ 


२८ 
६४ 
२५/२ 


० ०७ 


८ 


० ८२ 


एकूण 


१८ ०७ 


४४७ 


प्रकल्पाचे नाव 


प्रकल्पाच्या कामाचा तपशील 


अनुसूची- दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
गोसीखुर्द प्रकल्प , मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजना. 
मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजनेअंतर्गत मुख्य कालव्यावरील निर्गमित मेटेपार शाखा कालव्याचे 
मातीकाम व बांधकामाकरीता . 
मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजनेचा लाभ सार्वजनिक पाणीपुरवठा, उद्योगधंदे व शेत जमिनीला 
होणार आहे . 


सामाजिक फायदे 


: 


अनुसूची - तीन 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 

विस्थापित होत नाही . 

अनुसूची- चार 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश 

भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याबाबत व पारदर्शकतेचा 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास 

हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम १० ( क ) अन्वये महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन 
करणा- या यंत्रणेने दिल्याप्रमाणे ) 

विभाग, मंत्रालय , मुंबई यांची अधिसूचना दिनांक १३ मार्च, २०१५ नुसार उक्त 
अधिनियमाचे प्रकरण २ व यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे. 


: 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २०-२६, २०१८ / अग्रहायण २९ -पौष ५ , शके १९ ४० 


२१ 


: - निरंक . 


अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
प्रशासक म्हणून नियुक्ती केलेल्या 
अधिका -याचे पदनाम 
प्रशासकाचे कार्यालयाचा पत्ता 

: - निरंक . 
ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती : - निरंक . 
करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील . 


टीप : - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, चिमूर यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १० ९ ६ . 
भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याबाबत व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३. 

क्रमांक भूसं .- अका- प्रस्तु . १-१३५-२०१८ . - 

ज्याअर्थी, भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याबाबत व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा 
३०) च्या कलम ३ मधील पोट- कलम ( ३) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र शासनाने महसूल व वनविभाग अधिसूचना 
क्रमांक एमआयएससी-११-२०१४-सीआर ७७- ए -२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यानंतर यापुढे याला “ सदर अधिसूचना ” असे संबोधण्यात यावे.) 
अन्वये सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जमीन संपादन करतांना सदरहू कायद्याच्या कलम ३ मधील पोट- कलम ( झ , अ) नुसार जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा 
जास्त नसलेल्या जमिनीच्या बाबतीत त्या जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी यांना या कायद्यांतर्गत जमीन संपादन करण्यास शासनाच्यावतीने समुचित शासन 
म्हणून घोषित करण्यात आले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार जिल्हाधिकारी यांना शासनाच्या वतीने समूचित शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. त्याअर्थी, 
अनुसूची-एकमध्ये दर्शविलेल्या जमिनी ( यापुढे ज्यांचा “ उक्त भूमी ” असा उल्लेख करण्यात येईल .) अनुसूची-दोनमध्ये नमूद केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनाकरीता आवश्यक आहे किंवा आवश्यक असल्याचा संभव आहे . ( यापुढे ज्यांचा “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा उल्लेख करण्यात येईल .) 
याबाबत जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर यांची समूचित शासन म्हणून खात्री झाल्यामुळे सदरहू कायद्याच्या कलम -११ च्या पोट-कलम ( १) नुसार सार्वजनिक 
कामाच्या प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्यात येत आहे असे सूचित करणे आवश्यक आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सदरहू भूमी संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमी संपादित करताना भूधारकास विस्थापित करण्याचे कारण सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-तीनमध्ये नमूद केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सदरहू भूमी संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमी संपादित करतांना सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची- चारमध्ये नमूद केलेले आहे; 

आणि ज्याअर्थी, सदरहू भूमी संपादन कायद्याचे कलम ४३, पोट - कलम ( १) नुसार विस्थापिताचे पुनर्वसन व पुनर्स्थापनाकरीता सोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-पाच मध्ये प्रशासकाचे विवरण नमूद केलेले आहे. (प्रशासकाची नियुक्ती आवश्यक असल्यास , अनुसूची-पाच मध्ये माहिती देणे आवश्यक 
आहे .) 

त्याअर्थी, आता , सदरहू कायद्याच्या कलम ११ चे पोट- कलम (४ ) नुसार अधिसूचना प्रसिद्ध केल्याच्या दिनांकापासून सदरहू भूमी 
कायद्याच्या प्रकरण ४ खाली कार्यवाही पूर्ण होईपर्यंत कोणताही व्यक्ती उक्त जमिनीच्या अथवा जमिनीच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही 
किंवा कोणताही व्यवहार करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही. परंतु जिल्हाधिकारी अशाप्रकारे अधिसूचित 
केलेल्या भूमीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोट- कलमाच्या अंमलबजावणीमधून अशा भूमी मालकास सूट 
देऊ शकेल; 

परंतु , आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
अथवा क्षतीची जिल्हाधिका -याद्वारे भरपाई देण्यात येणार नाही. 

पुन्हा असे घोषित करण्यात येते की , सदरहू भूमी संपादन कायद्याचे कलम ११, पोट - कलम ( ५) अन्वये जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन, पुनर्वसन 
व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याबाबत व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ (यापुढेत्याचा “ उक्त नियम ” असा उल्लेख 
करण्यात येईल .) चेनियम १०, उपनियम ( ३) अन्वये भूमी अभिलेख अद्ययावत करण्याचे काम हाती घेतील . 
ना .- एक -६ ( १८६६ ). 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २०-२६, २०१८ / अग्रहायण २९ -पौष ५ , शके १ ९ ४० 


आणि म्हणून , त्याअर्थी, समुचित शासन म्हणून जिल्हाधिकारी सदरहू कायद्याचे कलम ३, पोट-कलम ( ग) अन्वये उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी , चिमूर यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ५१-६५-२०१८-१९ , 
गाव :- बोरगांव डोये, तालुका चिमूर, जिल्हा चंद्रपूर . 


अ.क्र . 


सर्व्हे नंबर / 


गट क्रमांक 

( २ ) 


७/१२ प्रमाणे 

एकूण 
क्षेत्र 
( ३ ) 


संपादनाखालील 
आराजी क्षेत्र 

( ४) 
हे . आर 


( १ ) 


हे . आर 
१३३ 


१ 


२७ 


० २ ९ 


एकूण 


१३३ 


० २ ९ 


प्रकल्पाचे नाव 
प्रकल्पाच्या कामाचा तपशील 
सामाजिक फायदे 


अनुसूची- दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
गोसीखुर्द प्रकल्प , मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजना . 
मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजनेअंतर्गत वडाळा शाखा कालव्याचे बांधकामाकरीता . 
मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजनेचा लाभ सार्वजनिक पाणीपुरवठा , उद्योगधंदे व शेत जमिनीला 
होणार आहे. 


. 
.. 


अनुसूची- तीन 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 

विस्थापित होत नाही . 


: 


सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास 
करणा - या यंत्रणेने दिल्याप्रमाणे ) 


अनुसूची- चार 
भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याबाबत व पारदर्शकतेचा 
हक्क व अधिनियम , २०१३ चे कलम १०( क ) अन्वये महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन 
विभाग , मंत्रालय , मुंबई यांची अधिसूचना दिनांक १३ मार्च, २०१५ नुसार उक्त 
अधिनियमाचे प्रकरण २ व यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे. 


अनुसूची -पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
प्रशासक म्हणून नियुक्ती केलेल्या 

: - निरंक . 
अधिका -याचे पदनाम 
प्रशासकाचे कार्यालयाचा पत्ता 

निरंक . 
ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती 

: - निरंक 
करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील . 


: 


टीप : - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, चिमूर यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर २०-२६ , २०१८ / अग्रहायण २९-पौष ५, शके १९ ४० 


२३ 


भाग १ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ. क्र . १०९ ७ . 

भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याबाबत व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 
क्रमांक भूसं - अ.का.- प्रस्तु - १-१३९ -२०१८ . - 

ज्याअर्थी, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याबाबत व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ (२०१३ चा ३० ) 
च्या कलम ३ मधील पोट -कलम ( ३) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र शासनाने महसूल व वनविभाग अधिसूचना क्रमांक MISC -11 
2014-CR- 77- A-2, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यानंतर यापुढे याला “ सदरहू अधिसूचना ” संबोधण्यात यावे.) अन्वये सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जमीन 
संपादन करतांना सदरहू कायद्याच्या कलम ३ मधील पोट- कलम ( झ, अ) नुसार जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा जास्त नसलेल्या जमिनीच्या बाबतीत त्या 
जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी यांना या कायद्याअंतर्गत जमीन संपादन करण्यास शासनाच्या वतीने समुचित शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, अधिसूचनेनुसार जिल्हाधिकारी यांना शासनाच्या वतीने समुचित शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे . त्याअर्थी, 
अनुसूची- एक मध्ये दर्शविलेल्या जमिनी ( यापुढे त्याचा “ उक्त भूमी ” असा उल्लेख करण्यात येईल .) अनुसूची- दोन मध्ये नमूद केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनाकरीता आवश्यक आहेकिंवा आवश्यक असल्याचा संभव आहे. (यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात येईल .) 
याबाबत जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर यांची समुचित शासन म्हणून खात्री झाल्यामुळे सदरहू कायद्याच्या कलम-११ च्या पोट-कलम ( १) नुसार सार्वजनिक 
कामाचा प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्यात येत आहे . असे सूचित करणे आवश्यक आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सदरहू भूमी संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमी संपादीत करताना भूधारकास विस्थापित करण्याचे कारण सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची- तीन मध्ये नमुद 

केलेले आहे ; 
आणि ज्याअर्थी, सदरहू भूमी संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमी संपादीत करतांना सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये नमूद 

केलेले आहे. 
आणि ज्याअर्थी, सदरहू भूमी संपादन कायद्याचे कलम ४३, पोट- कलम (१) नुसार विस्थापिताचे पुनर्वसन व पुनर्स्थापनाकरीता सोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-पाच मध्ये प्रशासकाचेविवरण नमूद केलेले आहे . (प्रशासकाची नियुक्ती आवश्यक असल्यास , अनुसूची-पाच मध्ये माहिती देणे आवश्यक 
आहे .) 

त्याअर्थी, आता, सदरहू कायद्याचा कलम ११ चे पोट- कलम (४ ) नुसार अधिसूचना प्रसिद्ध केल्याच्या दिनांकापासून सदरहू भूमी कायद्याचा 
प्रकरण ४ खाली कार्यवाही पूर्ण होईपर्यंत कोणताही व्यक्ती उक्त जमिनीच्या अथवा जमिनीच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा 
कोणताही व्यवहार करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही . परंतु जिल्हाधिकारी अशाप्रकारे अधिसूचित केलेल्या 
भूमीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परीस्थितीमध्ये या पोट -कलमाच्या अंमलबजावणीमधून अशा भूमी मालकास सुट देऊ 
शकेल . 

परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
अथवा क्षतीची जिल्हाधिका -याद्वारे भरपाई देण्यात येणार नाही. 
पुन्हा 

असे घोषित करण्यात येते की , सदरहू भूमी संपादन कायद्याचेकलम ११, पोट-कलम (५) अन्वये जिल्हाधिकारी , भूमिसंपादन , पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याबाबत व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम , २०१४ ( यापुढे त्याचा “ उक्त नियम ” असा उल्लेख 
करण्यात येईल .) चेनियम १० , उपनियम ( ३) अन्वये भूमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेतील . 

आणि म्हणून, त्याअर्थी, समुचित शासन म्हणून जिल्हाधिकारी सदरहू कायद्याचे कलम ३, पोट- कलम ( ग) अन्वये उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी, चिमूर यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची-एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ५०-६५-२०१८-१९, गांव गोठणगांव, तालुका चिमूर , जिल्हा चंद्रपूर 
सर्व्हे नंबर / ७/१२ प्रमाणे एकूण क्षेत्र 

क्षेत्र संपादनाखालील आराजी 
गट क्रमांक 

क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 
हे . 

हे . 


अ . क्र . 


आर 


आर 


१ 


५/३ 


१ ९ ८ 


०३८ 


एकूण . 


१ ९ ८ 


०३८ 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर २०-२६ , २०१८ / अग्रहायण २९ -पौष ५ , शके १९ ४० 


अनुसूची- दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव : 


गोसीखुर्द प्रकल्प , मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजना. 
मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजनेअंतर्गत वडाळा शाखा कालव्याचेबांधकामाकरीता. 


प्रकल्पाच्या कामाचा तपशील : 


सामाजिक फायदे 


: 


मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजनेचा लाभ सार्वजनिक पाणीपुरवठा, उद्योगधंदे व शेत जमिनीला होणार 
आहे. 


अनुसूची- तीन 
बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे विस्थापित होत नाही . 


: 


अनुसूची - चार 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा-या यंत्रणेने दिल्याप्रमाणे) : भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना 
करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याबाबत व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम १० ( क ) अन्वये महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभाग 
मंत्रालय , मुंबई यांची अधिसूचना दिनांक १३ मार्च२०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे प्रकरण २ व यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली 
आहे . 


अनुसूची - पाच 

नियुक्ती केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
प्रशासक म्हणून नियुक्ती केलेल्या अधिका- याचे पदनाम : 


निरंक . 


प्रशासकाचे कार्यालयाचा पत्ता : 


निरंक . 


ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशाकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील : 


निरंक . 


टीप : उक्त जमिनीचा आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, चिमूर यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १० ९ ८ . 

भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याबाबत व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 
क्रमांक भूसं - अ.का.- प्रस्तु -१-१४३-२०१८. – 

ज्याअर्थी, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याबाबत व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
च्या कलम ३ मधील पोट-कलम (३ ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र शासनाने महसूल व वनविभाग अधिसूचना क्रमांक MISC - 11 
2014-CR- 77 -A -2, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यानंतर यापुढे याला “ सदरहू अधिसूचना ” संबोधण्यात यावे.) अन्वये सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जमीन 
संपादन करतांना सदरहू कायद्याच्या कलम ३ मधील पोट - कलम ( झ , अ ) नुसार जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा जास्त नसलेल्या जमिनीच्या बाबतीत त्या 
जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी यांना या कायद्याअंतर्गत जमीन संपादन करण्यास शासनाच्या वतीने समुचित शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार जिल्हाधिकारी यांना शासनाच्या वतीने समुचित शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे . त्याअर्थी, 
अनुसूची-एक मध्ये दर्शविलेल्या जमिनी ( यापुढे त्याचा “ उक्त भूमी ” असा उल्लेख करण्यात येईल .) अनुसूची-दोन मध्ये नमूद केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनाकरीता आवश्यक आहे किंवा आवश्यक असल्याचा संभव आहे. ( यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात येईल .) 
याबाबत जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर यांची समुचित शासन म्हणून खात्री झाल्यामुळे सदरहू कायद्याच्या कलम-११ च्या पोट-कलम ( १) नुसार सार्वजनिक 
कामाच्या प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्यात येत आहे . असे सूचित करणे आवश्यक आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सदरहू भूमी संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमी संपादीत करताना भूधारकास विस्थापित करण्याचे कारण सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-तीन मध्ये नमुद 

केलेले आहे ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २०-२६, २०१८ / अग्रहायण २९-पौष ५ , शके १९ ४० 


२५ 


आणि ज्याअर्थी, सदरहू भूमी संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमी संपादीत करतांना सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये नमूद केलेले आहे . 

आणि ज्याअर्थी, सदरहू भूमी संपादन कायद्याचे कलम ४३, पोट - कलम ( १) नुसार विस्थापिताचे पुनर्वसन व पुनर्स्थापनाकरीता सोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-पाच मध्ये प्रशासकाचे विवरण नमूद केलेले आहे. ( प्रशासकाची नियुक्ती आवश्यक असल्यास , अनुसूची-पाच मध्ये माहिती देणे आवश्यक 


आहे.) 


त्याअर्थी, आता, सदरहू कायद्याचा कलम ११ चे पोट - कलम (४ ) नुसार अधिसूचना प्रसिद्ध केल्याच्या दिनांकापासून सदरहू भूमी कायद्याचा 
प्रकरण ४ खाली कार्यवाही पूर्ण होईपर्यंत कोणताही व्यक्ती उक्त जमिनीच्या अथवा जमिनीच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा 
कोणताही व्यवहार करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही . परंतु जिल्हाधिकारी अशाप्रकारे अधिसूचित केलेल्या 
भूमीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परीस्थितीमध्ये या पोट- कलमाच्या अंमलबजावणीमधून अशा भूमी मालकास सुट देऊ 
शकेल . 


परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
अथवा क्षतीची जिल्हाधिका - याद्वारे भरपाई देण्यात येणार नाही. 

पुन्हा असे घोषित करण्यात येते की , सदरहू भूमी संपादन कायद्याचे कलम ११, पोट- कलम ( ५) अन्वये जिल्हाधिकारी, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याबाबत व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ (यापुढे त्याचा “ उक्त नियम ” असा उल्लेख 
करण्यात येईल .) चे नियम १०, उपनियम (३) अन्वये भूमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेतील . 

आणि म्हणून , त्याअर्थी, समुचित शासन म्हणून जिल्हाधिकारी सदरहू कायद्याचेकलम ३, पोट -कलम ( ग) अन्वये उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी , चिमूर यांना पदनिर्देशित करीत आहे. 


अनुसूची- एक 


जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ४९ - ६५-२०१८-१९ , गांव खरकाडा , तालुका चिमूर , जिल्हा चंद्रपूर 
अ . क्र . 

७/१२ प्रमाणे एकूण क्षेत्र 

क्षेत्र संपादनाखालील आराजी 
गट क्रमांक 

क्षेत्र 


सर्व्हे नंबर / 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


. 


आर 


हे . आर 


१ 


१४२ 


० २२ 


० २२ 


२ 


१४३ 


० ८ ९ 


० १२ 


३ 


१४४ 


० ४० 


० ४० 


४ 


१४५ 


०३५ 


० ३५ 


५ 


७० 


६५२ 


० ११ 


६ 


१८ 


१५८ 


० ५४ 


७ 


१ ९ 


० ७५ 


००३ 


८ 


१४६ 


० ५८ 


० ०१ 


९ 


१६२/४ 


१२० 


० १० 


१० 


१६१/१ 


१७२ 


० ०५ 


११ 


१६१/२ 


१२० 


१२ 


३५ 


२८ ९ 


० ४७ 


एकूण . 


१८३० 


२४० 


ना .- एक-७ ( १८६६ ). 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर २०-२६ , २०१८ / अग्रहायण २९-पौष ५ , शके १९ ४० 


अनुसूची -दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव : 


गोसीखुर्द प्रकल्प , मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजना. 
मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजनेअंतर्गत मुख्य कालव्यावरील निर्गमित चिखलापार उपशाखा कालव्याचे 
बांधकामाकरीता. 


प्रकल्पाच्या कामाचा तपशील : 


सामाजिक फायदे 


मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजनेचा लाभ सार्वजनिक पाणीपुरवठा , उद्योगधंदे व शेत जमिनीला होणार 
आहे. 


अनुसूची- तीन 
बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : विस्थापित होत नाही. 


अनुसूची - चार 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या यंत्रणेनेदिल्याप्रमाणे : भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना 
करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याबाबत व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम १०( क ) अन्वये महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभाग 
मंत्रालय, मुंबई यांची अधिसूचना दिनांक १३ मार्च २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे प्रकरण २ व यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली 


आहे . 


अनुसूची - पाच 

नियुक्ती केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
प्रशासक म्हणून नियुक्ती केलेल्या अधिका-याचे पदनाम : 


निरंक . 


प्रशासकाचे कार्यालयाचा पत्ता : 


निरंक . 


ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील 


निरंक . 


: 


टीप : उक्त जमिनीचा आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, चिमूर यांचेकार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा., अ . क्र . १० ९९. 

भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याबाबत व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 
क्रमांक भूसं - अ.का.- प्रस्तु -१-१४७-२०१८ . - 

ज्याअर्थी, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याबाबत व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ (२०१३ चा ३० ) 
च्या कलम ३ मधील पोट- कलम ( ३) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र शासनाने महसूल व वनविभाग अधिसूचना क्रमांक MISC-11 
2014-CR- 77- A-2, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यानंतर यापुढे याला “ सदरहू अधिसूचना ” संबोधण्यात यावे .) अन्वये सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जमीन 
संपादन करतांना सदरहू कायद्याच्या कलम ३ मधील पोट- कलम ( झ - अ) नुसार जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा जास्त नसलेल्या जमिनीच्या बाबतीत त्या 
जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी यांना या कायद्याअंतर्गत जमीन संपादन करण्यास शासनाच्या वतीने समुचित शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार जिल्हाधिकारी यांना शासनाच्या वतीने समुचित शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे . त्याअर्थी, 
अनुसूची-एक मध्ये दर्शविलेल्या जमिनी ( यापुढे त्याचा “ उक्त भूमी ” असा उल्लेख करण्यात येईल .) अनुसूची-दोन मध्ये नमूद केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनाकरीता आवश्यक आहे किंवा आवश्यक असल्याचा संभव आहे . ( यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात येईल .) 
याबाबत जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर यांची समुचित शासन म्हणून खात्री झाल्यामुळे सदरहू कायद्याच्या कलम -११ च्या पोट - कलम ( १) नुसार सार्वजनिक 
कामाचा प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्यात येत आहे . असे सूचित करणे आवश्यक आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सदरहू भूमी संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमी संपादीत करतांना भूधारकास विस्थापित करण्याचे कारण सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची- तीन मध्ये नमुद 

केलेले आहे 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २०-२६, २०१८ / अग्रहायण २९- पौष ५ , शके १९ ४० 


२७ 


आणि ज्याअर्थी, सदरहू भूमी संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमी संपादीत करतांना सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये नमूद केलेले आहे . 

आणि ज्याअर्थी, सदरहू भूमी संपादन कायद्याचे कलम ४३, पोट - कलम ( १) नुसार विस्थापिताचे पुनर्वसन व पुनर्स्थापनाकरीता सोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-पाच मध्ये प्रशासकाचेविवरण नमूद केलेले आहे . (प्रशासकाची नियुक्ती आवश्यक असल्यास , अनुसूची-पाच मध्ये माहिती देणे आवश्यक 
आहे.) 

त्याअर्थी, आता, सदरहू कायद्याचा कलम ११ चे पोट- कलम (४ ) नुसार अधिसूचना प्रसिद्ध केल्याचा दिनांकापासून सदरहू भूमी कायद्याचा 
प्रकरण ४ खाली कार्यवाही पूर्ण होईपर्यंत कोणताही व्यक्ती उक्त जमिनीच्या अथवा जमिनीच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा 
कोणताही व्यवहार करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजानिर्माण करणार नाही . परंतु जिल्हाधिकारी अशाप्रकारे अधिसूचित केलेल्या 
भूमीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परीस्थितीमध्ये या पोट - कलमाच्या अंमलबजावणी मधून अशा भूमी मालकास सुट देऊ शकेल . 

परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
अथवा क्षतीची जिल्हाधिका - याद्वारे भरपाई देण्यात येणार नाही . 

पुन्हा असे घोषित करण्यात येते की , सदरहू भूमी संपादन कायद्याचे कलम ११, पोट- कलम (५) अन्वये जिल्हाधिकारी , भूमिसंपादन , पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याबाबत व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम , २०१४ ( यापुढे त्याचा “ उक्त नियम ” असा उल्लेख 
करण्यात येईल .) चे नियम १०, उपनियम (३) अन्वये भूमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेतील . 

आणि म्हणून, त्याअर्थी, समुचित शासन म्हणून जिल्हाधिकारी सदरहू कायद्याचे कलम ३, पोट- कलम ( ग) अन्वये उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी , चिमूर यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची- एक 


जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ५२-६५-२०१८-१९ , गांव चक जांभुळविहीरा , तालुका चिमूर, जिल्हा चंद्रपूर 


अ.क्र . 


सर्व्हे नंबर / 


७/१२ प्रमाणे 

एकूण 

क्षेत्र 


संपादनाखालील आराजी 


गट क्रमांक 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


हे . आर 


हे . 


आर 


१ 


२६ 


४ १३ 


० ११ 


२ 


४४/१, ४४/२, ४४/३ 


२ ०८ 


००१ 


३ 


२ ९ / १ , २ ९ / २ , २ ९ / ३ 


३२८ 


०४६ 


एकूण . 


९ ४ ९ 


० ५८ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव : 


गोसीखुर्द प्रकल्प , मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजना. 


प्रकल्पाच्या कामाचा तपशील : 


मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजनेअंतर्गत वडाळा शाखा कालव्याचे बांधकामाकरीता . 


सामाजिक फायदे : 


मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजनेचा लाभ सार्वजनिक पाणीपुरवठा , उद्योगधंदे व शेत जमिनीला होणार 


आहे . 


अनुसूची- तीन 
बाधित व्यक्तीचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : विस्थापित होत नाही . 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर २०-२६ , २०१८ / अग्रहायण २९-पौष ५ , शके १९ ४० 


अनुसूची- चार 
सामाजिक प्रभावनिर्धारणाचा सारांश ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या यंत्रणेने दिल्याप्रमाणे : भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना 
करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याबाबत व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम १०( क ) अन्वये महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभाग 
मंत्रालय, मुंबई यांची अधिसूचना दिनांक १३ मार्च २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचेप्रकरण २ व यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली 
आहे. 


अनुसूची- पाच 

नियुक्ती केलेल्या प्रशाकाचा तपशील 
प्रशासक म्हणून नियुक्ती केलेल्या अधिका- याचे पदनाम : 


निरंक . 


प्रशासकाचे कार्यालयाचा पत्ता : 


निरंक . 


ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील निरंक . 
टीप : उक्त जमिनीचा आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , चिमूर यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा., अ . क्र . ११०० . 

भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याबाबत व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 


क्रमांक भूसं - अ.का.- प्रस्तु - १-१५१-२०१८ . – 

ज्याअर्थी, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याबाबत व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ (३० चा २०१३) 
च्या कलम ३ मधील पोट- कलम (३ ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र शासनाने महसूल व वनविभाग अधिसूचना क्रमांक MISC-11 
2014-CR- 77- A-2, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यानंतर यापुढे याला “ सदरहू अधिसूचना ” संबोधण्यात यावे.) अन्वये सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जमीन 
संपादन करतांना सदरहू कायद्याच्या कलम ३ मधील पोट- कलम ( झ - अ) नुसार जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा जास्त नसलेल्या जमिनीच्या बाबतीत त्या 
जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी यांना या कायद्याअंतर्गत जमीन संपादन करण्यास शासनाच्या वतीने समुचित शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार जिल्हाधिकारी यांना शासनाच्या वतीने समुचित शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे . त्याअर्थी, 
अनुसूची-एक मध्ये दर्शविलेल्या जमिनी ( यापुढे त्याचा “ उक्त भूमी ” असा उल्लेख करण्यात येईल.) अनुसूची- दोन मध्ये नमूद केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनाकरीता आवश्यक आहेकिंवा आवश्यक असल्याचा संभव आहे. ( यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात येईल .) 
याबाबत जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर यांची समुचित शासन म्हणून खात्री झाल्यामुळे सदरहू कायद्याच्या कलम-११ च्या पोट- कलम ( १) नुसार सार्वजनिक 
कामाचा प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्यात येत आहे . असे सूचित करणे आवश्यक आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सदरहू भूमी संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमी संपादीत करताना भूधारकास विस्थापित करण्याचे कारण सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-तीन मध्ये नमुद केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सदरहू भूमी संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमी संपादीत करतांना सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-चार मध्ये नमूद 

केलेले आहे. 
आणि ज्याअर्थी, सदरहू भूमी संपादन कायद्याचे कलम ४३, पोट- कलम ( १) नुसार विस्थापिताचे पुनर्वसन व पुनर्स्थापनाकरीता सोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-पाच मध्ये प्रशासकाचे विवरण नमूद केलेले आहे . (प्रशासकाची नियुक्ती आवश्यक असल्यास , अनुसूची-पाच मध्ये माहिती देणे आवश्यक 
आहे.) 

त्याअर्थी, आता , सदरहू कायद्याचा कलम ११ चे पोट- कलम (४ ) नुसार अधिसूचना प्रसिद्ध केल्याचा दिनांकापासून सदरहू भूमी कायद्याचा प्रकरण 
४ खाली कार्यवाही पूर्ण होईपर्यंत कोणताही व्यक्ती उक्त जमिनीच्या अथवा जमिनीच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा कोणताही 
व्यवहार करविणार नाहीकिंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही . परंतु जिल्हाधिकारी अशाप्रकारे अधिसूचित केलेल्या भूमीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परीस्थितीमध्ये या पोट - कलमाच्या अंमलबजावणीमधून अशा भूमी मालकास सुट देऊ शकेल . 

परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्यामुळेतिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
अथवा क्षतीची जिल्हाधिका - याद्वारे भरपाई देण्यात येणार नाही. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २०-२६, २०१८ / अग्रहायण २९-पौष ५ , शके १९ ४० 


२ ९ 


पुन्हा असे घोषित करण्यात येते की , सदरहू भूमी संपादन कायद्याचे कलम ११ , पोट- कलम ( ५) अन्वये जिल्हाधिकारी, भूमिसंपादन , पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याबाबत व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यापुढे त्याचा “ उक्त नियम ” असा उल्लेख 
करण्यात येईल .) चे नियम १० , उपनियम ( ३) अन्वये भूमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेतील . 

आणि म्हणून , त्याअर्थी, समुचित शासन म्हणून जिल्हाधिकारी सदरहू कायद्याचे कलम ३, पोट- कलम ( ग) अन्वये उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी, चिमूर यांना पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूची- एक 
जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ५३-६५-२०१८-१९ , गांव जामगांव कोमटी , तालुका चिमूर, जिल्हा चंद्रपूर 
अ . क्र . सर्व्हे नंबर / 

७/१२ प्रमाणे एकूण क्षेत्र संपादनाखालील आराजी 
गट क्रमांक 

क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) 

( ४ ) 


हे . आर 


हे . आर 


१ 


२ ९ ४ 


० ०२ 


३ ९ 

२० 


२ 


०७२ 


० ०६ 


३ 


१ 


९ २० 


० ५५ 


एकूण .. 


१२ ८६ 


०६३ 


अनुसूची- दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव : 


गोसीखुर्द प्रकल्प, मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजना. 


प्रकल्पाच्या कामाचा तपशील : 


मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजनेअंतर्गत वडाळा शाखा कालव्याचे बांधकामाकरीता . 


सामाजिक फायदे : 


मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजनेचा लाभ सार्वजनिक पाणीपुरवठा, उद्योगधंदे व शेत जमिनीला होणार 


आहे. 


अनुसूची- तीन 
बाधित व्यक्तीचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे विस्थापित होत नाही. 


: 


अनुसूची - चार 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या यंत्रणेने दिल्याप्रमाणे) : भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना 
करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याबाबत व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम १०( क ) अन्वये महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभाग 
मंत्रालय , मुंबई यांची अधिसूचना दिनांक १३ मार्च २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे प्रकरण २ व यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली 


आहे . 


अनुसूची- पाच 

नियुक्ती केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
प्रशासक म्हणून नियुक्ती केलेल्या अधिका -याचे पदनाम : 

निरंक . 
प्रशासकाचे कार्यालयाचा पत्ता : 

निरंक . 
ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील निरंक . 
टीप : उक्त जमिनीचा आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, चिमूर यांचेकार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 
ना .-एक-८ ( १८६६ ) . 


: 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २०-२६ , २०१८ / अग्रहायण २९- पौष ५, शके १९ ४० 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . ११०१. 

भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याबाबत व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 
क्रमांक भूसं - अ.का.- प्रस्तु - १-१५५-२०१८ . – 

ज्याअर्थी, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याबाबत व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ ( ३० चा २०१३ ) 
च्या कलम ३ मधील पोट- कलम (३ ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र शासनाने महसूल व वनविभाग अधिसूचना क्रमांक MISC -11 
2014-CR-77- A-2, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यानंतर यापुढे याला “ सदरहू अधिसूचना ” संबोधण्यात यावे.) अन्वये सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जमीन 
संपादन करतांना सदरहू कायद्याच्या कलम ३ मधील पोट-कलम ( झ- अ) नुसार जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा जास्त नसलेल्या जमिनीच्या बाबतीत त्या 
जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी यांना या कायद्याअंतर्गत जमीन संपादन करण्यास शासनाच्या वतीने समुचित शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे 

आणि ज्याअर्थी, अधिसूचनेनुसार जिल्हाधिकारी यांना शासनाच्या वतीने समुचित शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे . त्याअर्थी, 
अनुसूची- एक मध्ये दर्शविलेल्या जमिनी ( यापुढे त्याचा “ उक्त भूमी ” असा उल्लेख करण्यात येईल .) अनुसूची-दोन मध्ये नमूद 

केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनाकरीता आवश्यक आहे किंवा आवश्यक असल्याचा संभव आहे . ( यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात येईल .) 
याबाबत जिल्हाधिकारी , चंद्रपूर यांची समुचित शासन म्हणून खात्री झाल्यामुळे सदरहू कायद्याच्या कलम-११ च्या पोट-कलम (१ ) नुसार सार्वजनिक 
कामाचा प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्यात येत आहे . असे सूचित करणे आवश्यक आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सदरहू भूमी संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमी संपादीत करताना भूधारकास विस्थापित करण्याचे कारण सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-तीन मध्ये नमुद केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सदरहू भूमी संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमी संपादीत करतांना सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-चार मध्ये नमूद 

केलेले आहे . 
आणि ज्याअर्थी, सदरहू भूमी संपादन कायद्याचे कलम ४३, पोट- कलम ( १) नुसार विस्थापिताचे पुनर्वसन व पुनर्स्थापनाकरीता सोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-पाच मध्ये प्रशासकाचेविवरण नमूद केलेले आहे . (प्रशासकाची नियुक्ती आवश्यक असल्यास, अनुसूची-पाच मध्ये माहिती देणे आवश्यक 


आहे .) 


त्याअर्थी, आता , सदरहू कायद्याचा कलम ११ चे पोट - कलम (४ ) नुसार अधिसूचना प्रसिद्ध केल्याचा दिनांकापासून सदरहू भूमी कायद्याचा प्रकरण 
४ खाली कार्यवाही पूर्ण होईपर्यंत कोणताही व्यक्ती उक्त जमिनीच्या अथवा जमिनीच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा कोणताही 
व्यवहार करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही. परंतु जिल्हाधिकारी अशाप्रकारे अधिसूचित केलेल्या भूमीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परीस्थितीमध्ये या पोट- कलमाच्या अंमलबजावणीमधून अशा भूमी मालकास सुट देऊ शकेल . 

परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
अथवा क्षतीची जिल्हाधिका - याद्वारे भरपाई देण्यात येणार नाही . 

पुन्हा असे घोषित करण्यात येते की , सदरहू भूमी संपादन कायद्याचे कलम ११, पोट- कलम (५ ) अन्वये जिल्हाधिकारी , भूमिसंपादन, पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याबाबत व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम , २०१४ (यापुढे त्याचा “ उक्त नियम ” असा उल्लेख 
करण्यात येईल .) चे नियम १०, उपनियम (३) अन्वये भूमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेतील. 

आणि म्हणून, त्याअर्थी, समुचित शासन म्हणून जिल्हाधिकारी सदरहू कायद्याचे कलम ३, पोट-कलम ( ग) अन्वये उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी, चिमूर यांना पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूची-एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ५६-६५-२०१८-१९ , गांव महालगांव काळू , तालुका चिमूर, जिल्हा चंद्रपूर 
सर्वे नंबर / 

७/१२ प्रमाणे एकूण क्षेत्र संपादनाखालील आराजी 
गट क्रमांक 

क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 
हे . आर 


अ . क्र . 


हे . आर 


१ 


०३२ 


३७ 
२० 


४ ५ ९ 
१३६ 


२ 


० २५ 
० ०५ 


३ 


२ १४ 


४ 


११४/२ 


२४१ 


० ३ ९ 


एकूण . 


१० ५० 


१०१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर २०-२६, २०१८ / अग्रहायण २९-पौष ५, शके १ ९ ४० 


३१ 


अनुसूची- दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव : 


गोसीखुर्द प्रकल्प , मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजना. 


प्रकल्पाच्या कामाचा तपशील 


मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजनेअंतर्गत वडाळा शाखा कालव्याचे बांधकामाकरीता . 


सामाजिक फायदे : 


मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजनेचा लाभ सार्वजनिक पाणीपुरवठा, उद्योगधंदे व शेत जमिनीला होणार 
आहे. 


अनुसूची - तीन 
बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे विस्थापित होत नाही. 


: 


अनुसूची - चार 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या यंत्रणेने दिल्याप्रमाणे) : भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना 
करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याबाबत व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम १० ( क ) अन्वये महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभाग 
मंत्रालय , मुंबई यांची अधिसूचना दिनांक १३ मार्च२०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे प्रकरण २ व यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली 


आहे . 


अनुसूची- पाच 

नियुक्ती केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
प्रशासक म्हणून नियुक्ती केलेल्या अधिका -याचे पदनाम : 

निरंक . 
प्रशासकाचे कार्यालयाचा पत्ता : 

निरंक . 
ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील 

निरंक . 
टीप : उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, चिमूर यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


.. 


भाग १ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ११०२ . 

भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याबाबत व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 
क्रमांक भूसं - अ.का.- प्रस्तु- १-१५९ -२०१८ . - 

ज्याअर्थी, भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याबाबत व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ (३० चा २०१३ ) 
च्या कलम ३ मधील पोट-कलम (३) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र शासनाने महसूल व वन विभाग अधिसूचना क्रमांक एमआयएससी 
११-२०१४- सीआर-७७-ए -२ , दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यानंतर यापुढेयाला “ सदरहू अधिसूचना ” संबोधण्यात यावे .) अन्वये सार्वजनिक प्रयोजनार्थ 
जमीन संपादन करतांना सदरहू कायद्याच्या कलम ३ मधील पोट- कलम ( झ , अ) नुसार जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा जास्त नसलेल्या जमिनीच्या 
बाबतीत त्या जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी यांना या कायद्याअंतर्गत जमीन संपादन करण्यास शासनाच्या वतीने समुचित शासन म्हणून घोषित करण्यात आले 


आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार जिल्हाधिकारी यांना शासनाच्या वतीने समुचित शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे . त्याअर्थी, 
अनुसूची- एक मध्ये दर्शविलेल्या जमिनी ( यापुढे त्याचा “ उक्त भूमी ” असा उल्लेख करण्यात येईल .) अनुसूची-दोन मध्ये नमूद केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनाकरीता आवश्यक आहे किंवा आवश्यक असल्याचा संभव आहे. (यापुढे ज्याचा “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा उल्लेख करण्यात येईल .) 
याबाबत जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर यांची समुचित शासन म्हणून खात्री झाल्यामुळे सदरहू कायद्याच्या कलम-११ च्या पोट- कलम (१) नुसार सार्वजनिक 
कामाच्या प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्यात येत आहे. असे सूचित करणे आवश्यक आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सदरहू भूमी संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमी संपादीत करतांना भूधारकास विस्थापित करण्याचे कारण सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची- तीन मध्ये नमुद 

केलेले आहे ; 
आणि ज्याअर्थी, सदरहू भूमी संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमी संपादीत करतांना सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये नमूद 

केलेले आहे . 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २०-२६ , २०१८ / अग्रहायण २९- पौष ५, शके १९ ४० 


आणि ज्याअर्थी, सदरहू भूमी संपादन कायद्याचे कलम ४३ , पोट-कलम ( १) नुसार विस्थापिताचे पुनर्वसन व पुनर्स्थापनाकरीता सोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-पाच मध्ये प्रशासकाचेविवरण नमूद केलेले आहे. ( प्रशासकाची नियुक्ती आवश्यक असल्यास , अनुसूची-पाच मध्ये माहिती देणे आवश्यक 


आहे .) 


त्याअर्थी, आता, सदरहू कायद्याच्या कलम ११ चे पोट - कलम ( ४) नुसार अधिसूचना प्रसिद्ध केल्याचा दिनांकापासून सदरहू भूमी कायद्याचा 
प्रकरण ४ खाली कार्यवाही पूर्ण होईपर्यंत कोणताही व्यक्ती उक्त जमिनीच्या अथवा जमिनीच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा 
कोणताही व्यवहार करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही . परंतु जिल्हाधिकारी अशाप्रकारे अधिसूचित केलेल्या 
भूमीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परीस्थितीमध्ये या पोट- कलमाच्या अंमलबजावणीमधून अशा भूमी मालकास सुट देऊ शकेल . 

परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
अथवा क्षतीची जिल्हाधिका- याद्वारे भरपाई देण्यात येणार नाही . 


पुन्हा असे घोषित करण्यात येते की , सदरहू भूमी संपादन कायद्याचेकलम ११ , पोट-कलम (५) अन्वये जिल्हाधिकारी , भूमिसंपादन , पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याबाबत व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ (यापुढे त्याचा “ उक्त नियम ” असा उल्लेख 
करण्यात येईल .) चे नियम १० , उप -नियम ( ३) अन्वये भूमी अभिलेख अद्ययावत करण्याचे काम हाती घेतील . 

आणि म्हणून , त्याअर्थी, समुचित शासन म्हणून जिल्हाधिकारी सदरहू कायद्याचे कलम ३, पोट -कलम ( ग) अन्वये उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी , चिमूर यांना पदनिर्देशीत करीत आहे. 


अनुसूची-एक 


जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ५४-६५-२०१८-१९ , गांव उमरी बुटी, तालुका चिमूर, जिल्हा चंद्रपूर . 


अ . क्र . 


सर्व्हे नंबर 


७/१२ प्रमाणे 

एकूण 

क्षेत्र 


संपादनाखालील आराजी 

क्षेत्र 


गट क्रमांक 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


हे . 


आर 


हे . आर 


१ 


९ ३ 


० ५४ 


० ०५ 


२ 


८३ 


१ १८ 


० २८ 


एकूण . 


१७२ 


० ३३ 


अनुसूची- दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नांव : 


गोसीखुर्द प्रकल्प , मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजना. 


प्रकल्पाच्या कामाचा तपशील : 


मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजनेअंतर्गत मुख्य कालव्यावरील निर्गमित चिखलापार उपशाखा कालव्याचे 
बांधकामाकरीता. 


सामाजिक फायदे : 


मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजनेचा लाभ सार्वजनिक पाणीपुरवठा , उद्योगधंदे व शेत जमिनीला होणार 
आहे . 


अनुसूची- तीन 


बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : 


विस्थापित होत नाही . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर २०-२६, २०१८ / अग्रहायण २९-पौष ५, शके १ ९ ४० 


३३ 


अनुसूची - चार 
सामाजिक प्रभावनिर्धारणाचा सारांश ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या यंत्रणेने दिल्याप्रमाणे : भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना 
करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याबाबत व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम १० ( क ) अन्वये महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभाग 
मंत्रालय, मुंबई यांची अधिसूचना दिनांक १३ मार्च२०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे प्रकरण २ व यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली 
आहे. 


अनुसूची- पाच 

नियुक्ती केलेल्या प्रशाकाचा तपशील 
प्रशासक म्हणून नियुक्ती केलेल्या अधिका -याचे पदनाम : 


निरंक . 


प्रशासकाचे कार्यालयाचा पत्ता : 


निरंक . 


ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशाकाचीनियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील 


निरंक . 


टीप : उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, चिमूर यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा., अ . क्र . ११०३ . 

भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याबाबत व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 
क्रमांक भूसं - अ.का.- प्रस्तु- १-१६३-२०१८ . - 

ज्याअर्थी, भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याबाबत व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ (३० चा २०१३ ) 
च्या कलम ३ मधील पोट- कलम (३ ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र शासनाने महसूल व वन विभाग अधिसूचना क्रमांक एमआयएससी 
११-२०१४-सीआर-७७-ए-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यानंतर यापुढे याला “ सदरहू अधिसूचना ” संबोधण्यात यावे.) अन्वये सार्वजनिक प्रयोजनार्थ 
जमीन संपादन करतांना सदरहू कायद्याच्या कलम ३ मधील पोट- कलम ( झ , अ) नुसार जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा जास्त नसलेल्या जमिनीच्या 
बाबतीत त्या जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी यांना या कायद्याअंतर्गत जमीन संपादन करण्यास शासनाच्या वतीने समुचित शासन म्हणून घोषित करण्यात आले 


आहे : 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार जिल्हाधिकारी यांना शासनाच्या वतीने समुचित शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. त्याअर्थी, 
अनुसूची-एक मध्ये दर्शविलेल्या जमिनी ( यापुढेत्याचा “ उक्त भूमी ” असा उल्लेख करण्यात येईल .) अनुसूची-दोन मध्ये नमूद केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनाकरीता आवश्यक आहे किंवा आवश्यक असल्याचा संभव आहे. ( यापुढे ज्याचा “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा उल्लेख करण्यात येईल .) 
याबाबत जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर यांची समुचित शासन म्हणून खात्री झाल्यामुळे सदरहू कायद्याच्या कलम -११ च्या पोट-कलम ( १) नुसार सार्वजनिक 
कामाचा प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्यात येत आहे . असे सूचित करणे आवश्यक आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सदरहू भूमी संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमी संपादीत करताना भूधारकास विस्थापित करण्याचे कारण सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-तीन मध्ये नमुद केलेले आहे 

आणि ज्याअर्थी, सदरहू भूमी संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमी संपादीत करतांना सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये नमूद केलेले आहे . 

आणि ज्याअर्थी, सदरहू भूमी संपादन कायद्याचे कलम ४३, पोट- कलम ( १) नुसार विस्थापिताचे पुनर्वसन व पुनर्स्थापनाकरीता सोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-पाच मध्ये प्रशासकाचेविवरण नमूद केलेले आहे . (प्रशासकाची नियुक्ती आवश्यक असल्यास , अनुसूची-पाच मध्ये माहिती देणे आवश्यक 
आहे .) 

त्याअर्थी, आता, सदरहू कायद्याच्या कलम ११ चे पोट- कलम ( ४) नुसार अधिसूचना प्रसिद्ध केल्याचा दिनांकापासून सदरहू भूमी कायद्याचा 
प्रकरण ४ खाली कार्यवाही पूर्ण होईपर्यंत कोणताही व्यक्ती उक्त जमिनीच्या अथवा जमिनीच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा 
कोणताही व्यवहार करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही. परंतु जिल्हाधिकारी अशाप्रकारे अधिसूचित केलेल्या 
भूमीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परीस्थितीमध्ये या पोट - कलमाच्या अंमलबजावणीमधून अशा भूमी मालकास सुट देऊ शकेल. 

परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
अथवा क्षतीची जिल्हाधिका -याद्वारे भरपाई देण्यात येणार नाही . 
ना .- एक -९ ( १८६६ ). 


३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २०-२६, २०१८ / अग्रहायण २९- पौष ५ , शके १९ ४० 


पुन्हा असे घोषित करण्यात येते की , सदरहू भूमी संपादन कायद्याचे कलम ११, पोट- कलम (५ ) अन्वये जिल्हाधिकारी, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याबाबत व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ (यापुढे त्याचा “ उक्त नियम ” असा उल्लेख 
करण्यात येईल .) चेनियम १० , उप-नियम (३ ) अन्वये भूमी अभिलेख अद्ययावत करण्याचे काम हाती घेतील . 

आणि म्हणून, त्याअर्थी, समुचित शासन म्हणून जिल्हाधिकारी सदरहू कायद्याचे कलम ३, पोट -कलम (ग) अन्वये उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी , चिमूर यांना पदनिर्देशीत करीत आहे . 

अनुसूची- एक 


जमिनीचे वर्णन 


अ . क्र . 


सर्व्हे नंबर 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ५५-६५-२०१८-१९, गांव पुयारदंड, तालुका चिमूर , जिल्हा चंद्रपूर. 

७/१२ प्रमाणे एकूण क्षेत्र 

क्षेत्र संपादनाखालील आराजी 
गट क्रमांक 

क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 


हे . आर 


हे . आर 


१ 


९ २ 


२४१ 


० २ ९ 


२ 


३६ 


० ६८ 


० ३८ 


एकूण . 


३०९ 


०६७ 


अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव : 


गोसीखुर्द प्रकल्प , मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजना. 


प्रकल्पाच्या कामाचा तपशील : 


मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजनेअंतर्गत वडाळा शाखा कालव्याचे बांधकामाकरीता . 


सामाजिक फायदे 


: 


मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजनेचा लाभ सार्वजनिक पाणीपुरवठा , उद्योगधंदे व शेत जमिनीला होणार 


आहे . 


अनुसूची - तीन 
बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : विस्थापित होत नाही . 


अनुसूची- चार 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या यंत्रणेनेदिल्याप्रमाणे) : भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना 
करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याबाबत व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम १०( क ) अन्वये महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभाग 
मंत्रालय, मुंबई यांची अधिसूचना दिनांक १३ मार्च२०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचेप्रकरण २ व यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली 
आहे. 


अनुसूची- पाच 

नियुक्ती केलेल्या प्रशाकाचा तपशील 
प्रशासक म्हणून नियुक्ती केलेल्या अधिका-याचे पदनाम : 


निरंक . 


प्रशासकाचे कार्यालयाचा पत्ता : 


निरंक . 


ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील 


: 


निरंक . 


टीप : उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, चिमूर यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २०-२६, २०१८ / अग्रहायण २९-पौष ५ , शके १९ ४० 


३५ 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा., अ . क्र . ११०४ . 

भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याबाबत व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 
क्रमांक भूसं - अ.का.- प्रस्तु- १-१६७-२०१८ . - 

ज्याअर्थी, भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याबाबत व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ (३० चा २०१३ ) 
च्या कलम ३ मधील पोट-कलम ( ३) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र शासनाने महसूल व वन विभाग अधिसूचना क्रमांक एमआयएससी 
११-२०१४- सीआर-७७- ए-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यानंतर यापुढे याला “ सदरहू अधिसूचना ” संबोधण्यात यावे.) अन्वये सार्वजनिक प्रयोजनार्थ 
जमीन संपादन करतांना सदरहू कायद्याच्या कलम ३ मधील पोट -कलम ( झ , अ) नुसार जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा जास्त नसलेल्या जमिनीच्या 
बाबतीत त्या जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी यांना या कायद्याअंतर्गत जमीन संपादन करण्यास शासनाच्या वतीने समुचित शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार जिल्हाधिकारी यांना शासनाच्या वतीने समुचित शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. त्याअर्थी, 
अनुसूची-एक मध्ये दर्शविलेल्या जमिनी ( यापुढेत्याचा “ उक्त भूमी " असा उल्लेख करण्यात येईल .) अनुसूची-दोन मध्ये नमूद केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनाकरीता आवश्यक आहे किंवा आवश्यक असल्याचा संभव आहे . ( यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात येईल .) 
याबाबत जिल्हाधिकारी , चंद्रपूर यांची समुचित शासन म्हणून खात्री झाल्यामुळे सदरहू कायद्याच्या कलम -११ च्या पोट -कलम ( १) नुसार सार्वजनिक 
कामाच्या प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्यात येत आहे . असे सूचित करणे आवश्यक आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सदरहू भूमी संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमी संपादीत करताना भूधारकास विस्थापित करण्याचे कारण सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-तीन मध्ये नमुद केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सदरहू भूमी संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमी संपादीत करतांना सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये नमूद केलेले आहे. 

आणि ज्याअर्थी, सदरहू भूमी संपादन कायद्याचे कलम ४३, पोट- कलम ( १) नुसार विस्थापिताचे पुनर्वसन व पुनर्स्थापनाकरीता सोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-पाच मध्ये प्रशासकाचेविवरण नमूद केलेले आहे. ( प्रशासकाची नियुक्ती आवश्यक असल्यास , अनुसूची -पाच मध्ये माहिती देणे आवश्यक 


आहे .) 


त्याअर्थी, आता, सदरहू कायद्याचा कलम ११ चे पोट- कलम ( ४) नुसार अधिसूचना प्रसिद्ध केल्याचा दिनांकापासून सदरहू भूमी कायद्याचा प्रकरण 
४ खाली कार्यवाही पूर्ण होईपर्यंत कोणताही व्यक्ती उक्त जमिनीच्या अथवा जमिनीच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा कोणताही 
व्यवहार करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही. परंतु जिल्हाधिकारी अशाप्रकारे अधिसूचित केलेल्या भूमीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परीस्थितीमध्ये या पोट- कलमाच्या अंमलबजावणीमधून अशा भूमी मालकास सुट देऊ शकेल. 

परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
अथवा क्षतीची जिल्हाधिका- याद्वारे भरपाई देण्यात येणार नाही . 

पुन्हा असे घोषित करण्यात येते की , सदरहू भूमी संपादन कायद्याचे कलम ११, पोट - कलम ( ५) अन्वयेजिल्हाधिकारी , भूमीसंपादन , पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याबाबत व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम , २०१४ ( यापुढे त्याचा “ उक्त नियम ” असा उल्लेख 
करण्यात येईल .) चे नियम १०, उपनियम (३ ) अन्वये भूमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेतील . 

आणि म्हणून , त्याअर्थी, समुचित शासन म्हणून जिल्हाधिकारी सदरहू कायद्याचे कलम ३, पोट- कलम ( ग) अन्वये उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी, चिमूर यांना पदनिर्देशीत करीत आहे. 

अनुसूची- एक 


जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ५९-६५-२०१८-१९, गांव नवेगांव डोये, तालुका चिमूर, जिल्हा चंद्रपूर 


अ . क्र . 


सर्व्हे नंबर / 


७/१२ प्रमाणे 

एकूण 

क्षेत्र 


संपादनाखालील आराजी 

क्षेत्र 


गट क्रमांक 


( १) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


हे . आर 


हे . आर 


१ 


१३ 


२०२ 


० ०३ 


२ 


२७ 


० ७५ 


० २३ 


एकूण . 


२ ७७ 


० २६ 


३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर २०-२६ , २०१८ / अग्रहायण २९ -पौष ५ , शके १ ९ ४० 


अनुसूची -दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव : 


प्रकल्पाच्या कामाचा तपशील : 


गोसीखुर्द प्रकल्प , मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजना. 
मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजनेअंतर्गत मुख्य कालव्याचे बांधकामाकरीता. 
मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजनेचा लाभ सार्वजनिक पाणीपुरवठा , उद्योगधंदे व शेत जमिनीला होणार 
आहे. 


सामाजिक फायदे 


अनुसूची -तीन 
बाधित व्यक्तीचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे विस्थापित होत नाही. 


: 


अनुसूची- चार 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या यंत्रणेने दिल्याप्रमाणे : भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना 
करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याबाबत व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम १०( क) अन्वये महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभाग 
मंत्रालय, मुंबई यांची अधिसूचना दिनांक १३ मार्च २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचेप्रकरण २ व यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली 
आहे. 


अनुसूची- पाच 

नियुक्ती केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
प्रशासक म्हणून नियुक्ती केलेल्या अधिका -याचे पदनाम : 


निरंक . 


प्रशासकाचे कार्यालयाचा पत्ता : 


निरंक . 


ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील : 


निरंक . 


टीप : उक्त जमिनीचा आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, चिमूर यांचेकार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ११०५ . 

भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याबाबत व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 
क्रमांक भूसं - अ.का.- प्रस्तु- १-१७१-२०१८. 

ज्याअर्थी, भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याबाबत व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ ( ३० चा २०१३ ) 
च्या कलम ३ मधील पोट- कलम ( ३) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र शासनाने महसूल व वन विभाग अधिसूचना क्रमांक एमआयएससी 
११-२०१४-सीआर-७७- ए -२ , दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यानंतर यापुढे याला “ सदरहू अधिसूचना ” संबोधण्यात यावे.) अन्वये सार्वजनिक प्रयोजनार्थ 
जमीन संपादन करतांना सदरहू कायद्याच्या कलम ३ मधील पोट- कलम ( झ , अ) नुसार जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा जास्त नसलेल्या जमिनीच्या 
बाबतीत त्या जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी यांना या कायद्याअंतर्गत जमीन संपादन करण्यास शासनाच्या वतीने समुचित शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार जिल्हाधिकारी यांना शासनाच्या वतीने समुचित शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे . त्याअर्थी, 
अनुसूची-एक मध्ये दर्शविलेल्या जमिनी ( यापुढे ज्याचा “ उक्त भूमी ” असा उल्लेख करण्यात येईल .) अनुसूची- दोन मध्ये नमूद केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनाकरीता आवश्यक आहे किंवा आवश्यक असल्याचा संभव आहे . ( यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात येईल .) 
याबाबत जिल्हाधिकारी , चंद्रपूर यांची समुचित शासन म्हणून खात्री झाल्यामुळे सदरहू कायद्याच्या कलम -११ च्या पोट- कलम ( १) नुसार सार्वजनिक 
कामाच्या प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्यात येत आहे. असे सूचित करणे आवश्यक आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सदरहू भूमी संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमी संपादीत करताना भूधारकास विस्थापित करण्याचे कारण सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-तीन मध्ये नमुद केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सदरहू भूमी संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमी संपादीत करतांना सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये नमूद 

केलेले आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर २०-२६, २०१८ / अग्रहायण २९- पौष ५ , 


शके १ ९ ४० 


३७ 


आणि ज्याअर्थी, सदरहू भूमी संपादन कायद्याचे कलम ४३, पोट-कलम ( १) नुसार विस्थापिताचे पुनर्वसन व पुनर्स्थापनाकरीता सोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-पाच मध्ये प्रशासकाचेविवरण नमूद केलेले आहे. ( प्रशासकाची नियुक्ती आवश्यक असल्यास , अनुसूची-पाच मध्ये माहिती देणे आवश्यक 


आहे .) 


त्याअर्थी, आता, सदरहू कायद्याचा कलम ११ चे पोट- कलम ( ४) नुसार अधिसूचना प्रसिद्ध केल्याचा दिनांकापासून सदरहू भूमी कायद्याचा प्रकरण 
४ खाली कार्यवाही पूर्ण होईपर्यंत कोणताही व्यक्ती उक्त जमिनीच्या अथवा जमिनीच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा कोणताही 
व्यवहार करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही . परंतु जिल्हाधिकारी अशाप्रकारे अधिसूचित केलेल्या भूमीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परीस्थितीमध्ये या पोट-कलमाच्या अंमलबजावणीमधून अशा भूमी मालकास सुट देऊ शकेल . 

परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
अथवा क्षतीची जिल्हाधिका- याद्वारे भरपाई देण्यात येणार नाही. 

पुन्हा असे घोषित करण्यात येते की , सदरहू भूमी संपादन कायद्याचेकलम ११, पोट-कलम (५ ) अन्वये जिल्हाधिकारी , भूमिसंपादन, पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याबाबत व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यापुढे त्याचा “ उक्त नियम ” असा उल्लेख 
करण्यात येईल .) चे नियम १०, उपनियम (३ ) अन्वये भूमी अभिलेख अद्ययावत करण्याचे काम हाती घेतील . 

आणि म्हणून ,त्याअर्थी, समुचित शासन म्हणून जिल्हाधिकारी सदरहू कायद्याचेकलम ३, पोट -कलम ( ग) अन्वये उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी ,चिमूर यांना पदनिर्देशित करीत आहे. 


अनुसूची-एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ५७-६५-२०१८-१९ , गांव कोलारी ( खुर्द), तालुका चिमूर , जिल्हा चंद्रपूर 
सर्व्हे नंबर / 

एकूण 

क्षेत्र संपादनाखालील आराजी 
गट क्रमांक 

क्षेत्र 
( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 


अ.क्र . 


७/१२ प्रमाणे 


( १ ) 


हे . 


आर 


हे . 


आर 


१ 


३ 


२६३ 


० ३८ 


२ 


४ 


१८८ 


१३८ 


३ 


६ 


३२८ 


० ४० 


४ 


१४ 


१०६ 


००९ 


५ 


१७ 


४ ३० 


१८६ 


६ 


१८/१ , १८/२ 


४ ३० 


०६६ 


एकूण . 


१७ ४५ 


४ ७७ 


अनुसूची- दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव : 


गोसीखुर्द प्रकल्प , मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजना. 


प्रकल्पाच्या कामाचा तपशील : 


मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजनेअंतर्गत वडाळा शाखा कालव्याचे कामाकरीता. 


सामाजिक फायदे 


: 


मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजनेचा लाभ सार्वजनिक पाणीपुरवठा , उद्योगधंदे व शेत जमिनीला होणार 


आहे . 


अनुसूची- तीन 
बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे विस्थापित होत नाही . 


ना .- एक -१० ( १८६६ ). 


३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २०-२६ , २०१८ / अग्रहायण २९- पौष ५, शके १९ ४० 


अनुसूची- चार 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश ( सामाजिक प्रभावनिर्धारण अभ्यास करणा- या यंत्रणेने दिल्याप्रमाणे : भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना 
करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याबाबत व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम १०( क ) अन्वये महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभाग 
मंत्रालय, मुंबई यांची अधिसूचना दिनांक १३ मार्च २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचेप्रकरण २ व यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली 
आहे. 


अनुसूची - पाच 

नियुक्ती केलेल्या प्रशाकाचा तपशील 
प्रशासक म्हणून नियुक्ती केलेल्या अधिका- याचे पदनाम : 


निरंक . 


प्रशासकाचे कार्यालयाचा पत्ता : 


निरंक . 


ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील : 


निरंक . 


टीप : उक्त जमिनीचा आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, चिमूर यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ११०६ . 

भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याबाबत व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 


.. 


क्रमांक भूसं - अ.का.- प्रस्तु - १-१७५-२०१८ . – 

ज्याअर्थी, भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याबाबत व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ ( ३० चा २०१३ ) 
च्या कलम ३ मधील पोट -कलम (३ ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र शासनाने महसूल व वनविभाग अधिसूचना क्रमांक MISC-11 
2014-CR- 77-A-2, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यानंतर यापुढे याला “ सदरहू अधिसूचना ” संबोधण्यात यावे .) अन्वये सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जमीन 
संपादन करतांना सदरहू कायद्याच्या कलम ३ मधील पोट - कलम ( झ , अ ) नुसार जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा जास्त नसलेल्या जमिनीच्या बाबतीत त्या 
जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी यांना या कायद्याअंतर्गत जमीन संपादन करण्यास शासनाच्या वतीने समुचित शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार जिल्हाधिकारी यांना शासनाच्या वतीने समुचित शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. त्याअर्थी, 
अनुसूची- एक मध्ये दर्शविलेल्या जमिनी ( यापुढे त्याचा “ उक्त भूमी ” असा उल्लेख करण्यात येईल .) अनुसूची-दोन मध्ये नमूद केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनाकरीता आवश्यक आहे किंवा आवश्यक असल्याचा संभव आहे. (यापुढे ज्याचानिर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात येईल .) 
याबाबत जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर यांची समुचित शासन म्हणून खात्री झाल्यामुळे सदरहू कायद्याच्या कलम-११ च्या पोट- कलम ( १) नुसार सार्वजनिक 
कामाच्या प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्यात येत आहे . असे सूचित करणे आवश्यक आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सदरहू भूमी संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमी संपादीत करताना भूधारकास विस्थापित करण्याचे कारण सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-तीन मध्ये नमुद केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सदरहू भूमी संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमी संपादीत करतांना सामाजिक परिणामनिर्धारणाचा सारांश सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-चार 

मध्ये नमूद 

केलेले आहे. 
आणि ज्याअर्थी, सदरहू भूमी संपादन कायद्याचे कलम ४३, पोट - कलम ( १) नुसार विस्थापिताचेपुनर्वसन व पुनर्स्थापनाकरीता सोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-पाच मध्ये प्रशासकाचे विवरण नमूद केलेले आहे. ( प्रशासकाचीनियुक्ती आवश्यक असल्यास , अनुसूची-पाच मध्ये माहिती देणे आवश्यक 


आहे .) 


त्याअर्थी, आता, सदरहू कायद्याचा कलम ११ चे पोट -कलम (४ ) नुसार अधिसूचना प्रसिद्ध केल्याच्या दिनांकापासून सदरहू भूमी कायद्याचा 
प्रकरण ४ खाली कार्यवाही पूर्ण होईपर्यंत कोणताही व्यक्ती उक्त जमिनीच्या अथवा जमिनीच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा 
कोणताही व्यवहार करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही. परंतु जिल्हाधिकारी अशाप्रकारे अधिसूचित केलेल्या 
भूमीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परीस्थितीमध्ये या पोट -कलमाच्या अंमलबजावणीमधून अशा भूमी मालकास सुट देऊ शकेल . 

परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
अथवा क्षतीची जिल्हाधिका -याद्वारे भरपाई देण्यात येणार नाही . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २०-२६ , २०१८ / अग्रहायण २९-पौष ५ , 


शके १ ९ ४० 


३ ९ 


पुन्हा असे घोषित करण्यात येते की , सदरहू भूमी संपादन कायद्याचे कलम ११ , पोट- कलम ( ५) अन्वये जिल्हाधिकारी, भूमिसंपादन , पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याबाबत व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यापुढे त्याचा “ उक्त नियम ” असा उल्लेख 
करण्यात येईल .) चेनियम १० , उपनियम ( ३) अन्वये भूमी अभिलेख अद्ययावत करण्याचे काम हाती घेतील . 

आणि म्हणून , त्याअर्थी, समुचित शासन म्हणून जिल्हाधिकारी सदरहू कायद्याचे कलम ३, पोट -कलम (ग) अन्वये उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी , चिमूर यांना पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूची- एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ५८-६५-२०१८-१९ , गाव कोठारा रिठ , तालुका चिमूर , जिल्हा चंद्रपूर 
अ . क्र . सर्व्हे नंबर 

७/१२ प्रमाणे एकूण क्षेत्र संपादनाखालील आराजी 
गट क्रमांक 

क्षेत्र 
( १) ( २ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 


हे . आर 


हे . आर 


१ 


५/३ 


० २० 


० ०४ 


२ 


३३ 


० ०८ 


० ०८ 


३ 


५२ 


१ ९ ३ 


०४३ 


४ 


५३ 


४२७ 


० ८० 


एकूण .. 


६४८ 


१३५ 


: 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव : 

गोसीखुर्द प्रकल्प , मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजना. 
प्रकल्पाच्या कामाचा तपशील मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजनेअंतर्गत मुख्य कालव्यावरील निर्गमित चिखलापार उपशाखा कालव्याचे 

बांधकामाकरीता . 
सामाजिक फायदे : 

मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजनेचा लाभ सार्वजनिक पाणीपुरवठा , उद्योगधंदे व शेत जमिनीला होणार 
आहे. 

अनुसूची - तीन 
बाधित व्यक्तीचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे विस्थापित होत नाही . 

अनुसूची - चार 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या यंत्रणेने दिल्याप्रमाणे : भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना 
करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याबाबत व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम १०( क ) अन्वये महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभाग 
मंत्रालय , मुंबई यांची अधिसूचना दिनांक १३ मार्च२०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचेप्रकरण २ व यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली 


: 


आहे . 


अनुसूची - पाच 

नियुक्ती केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
प्रशासक म्हणून नियुक्ती केलेल्या अधिका -याचे पदनाम : 

निरंक . 
प्रशासकाचे कार्यालयाचा पत्ता : 

निरंक . 
ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील : निरंक . 
टीप : उक्त जमिनीचा आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, चिमूर यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


: 


चिमूर : 
दिनांक १० डिसेंबर २०१८ . 


भैय्यासाहेब रा . बेहेरे , 
उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, 

चिमूर. 


४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर २०-२६ , २०१८ / अग्रहायण २९- पौष ५ , शके १९ ४० 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ११०७. 

महाराष्ट्र 

औद्योगिक विकास अधिनियम , १ ९ ६१ चे कलम ३२ ( २ ) खाली प्रसिद्ध करावयाची जाहीर नोटीस 
क्रमांक कावि - अ.का.-प्रस्तु.२-८७७-२०१८ . - 

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , १९ ६१ ( सन १९ ६२ चा महा. ३ ) याच्या कलम १ , पोट- कलम ( ३) अन्वये काढण्यात आलेली 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार-ब , दिनांक ०१-०७-२०१५, पृष्ठ क्रमांक १ व २ वर प्रसिद्ध करण्यात आलेली दिनांक ०१-०७-२०१५ ची शासकीय 
अधिसूचना , उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग क्रमांक आय.डी.सी. २०१३-( ३८४ )-उ -१४ अन्वये उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण सहाचे उपबंध हे 
त्या अधिसूचनेच्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट करण्यात आलेल्या क्षेत्रात जुलै ह्या महिन्याच्या १ तारखेपासून अंमलात येतील असा शासनाने निर्देश दिलेला 


आहे : 


आणि ज्याअर्थी, यासोबतच्या अनुसूचीत नमूद केलेल्या जमिनी उक्त प्रकरण सहाचे उपबंध उपरोक्त प्रमाणे अंमलात आले आहेत अशा क्षेत्रात 


आहेत 


आणि ज्याअर्थी, उपरोक्त प्रकरण सहा हे ज्या क्षेत्रांना लागू करण्यात आले आहेत अशा क्षेत्रात असणा- या आणि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास 
महामंडळामार्फत ( यानंतर याचा “ उक्त महामंडळ ” असा निर्देश करण्यात आला आहे ) विकास करण्याच्या प्रयोजनार्थकिंवा उक्त अधिनियमाच्या 
उद्दिष्ठांच्या पृष्ठर्थ असेल अशा इतर कोणत्याही प्रयोजनार्थ आवश्यक असणा- या जमिनी संपादन करण्याची शक्ती उक्त अधिनियमाच्या कलम ३२ 
अन्वये राज्य शासनास प्रदान करण्यात आली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम २ खंड ( क) अन्वये काढण्यात आलेली दिनांक ०१-०७-२०१५ ची शासकीय अधिसूचना, उद्योग 
ऊर्जा व कामगार विभाग , क्रमांक आय.डी.सी. २०१३-( ३८४)-उ-१४ याद्वारे राज्य शासनाने महाराष्ट्र औद्योगिक विकास नियम , १९ ६२ याचा नियम , 
२८ अन्वये जी कामे जिल्हाधिका-याकडे सोपविण्यात आली आहेत असे उक्त अधिनियमाचे कलम ३२, कलम ३३, पोट- कलम ( २), कलम ३६ व कलम 
३८ खालील जिल्हाधिका -यांची कामे पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, गोंडपिपरी यांची विशेषरित्या नेमणूक केलेली 


आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, औद्योगिक क्षेत्र/ औद्योगिक वसाहत म्हणून विकसीत करण्यासाठी किंवा दोन्हीकरिता सोबतच्या अनुसूचीत वर्णन केलेल्या जमिनी 
उक्त महामंडळास आवश्यक आहेत असे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , गोंडपिपरी चे मत झाले आहे. 

त्याअर्थी, आता, उक्त अधिनियमाचे कलम ३२ , पोट - कलम ( २) अन्वये उपरोक्त प्रमाणे प्रदान करण्यात आलेल्या राज्य शासनाच्या शक्तींचा 
वापर करून याद्वारे यासोबतच्या अनुसूचीत उल्लेख केलेल्या जमिनीमध्ये हितसंबंध आणि अधिकार असणा- या सर्वव्यक्तीना यासोबतच्या अनुसूचीत 
उल्लेख केलेल्या जमिनी उक्त प्रयोजनार्थ का संपादन करण्यात येवू नयेत यासंबंधी, एक महिन्यापूर्वी खाली सही करणा-याकडे, लेखी स्वरूपात कारण 
दाखविण्याबद्दल फर्मविणारी नोटीस देत आहे. 

या नोटिसच्या तारखेनंतर जिल्हाधिका -यांच्या मंजुरीशिवाय, विक्री करून, पट्ट्याने देवून , गहाण ठेवून , अभिहस्तांकन करून, अदलाबदल करून 
किंवा अन्य रितीने करावयाच्या उक्त जमिनीच्या / जमिनींच्या विल्हेवाटीसंबंधी केलेला कोणताही करार किंवा त्यावर केलेला कोणताही खर्चकिंवा 
त्यामध्ये केलेल्या सुधारणा ह्या उक्त जमिनीच्या/ जमिनींच्या अंतिमतः संपादन करण्यात येतील अशा भागासंबंधी भरपाई निर्धारित करणा- या अधिका-यांकडून 
उक्त अधिनियमाचे कलम ३३ , पोट- कलम ( ५ ) व भूमी संपादन अधिनियम , १८ ९ ४ ( १८ ९४ चा १) याच्या कलम २४ ( सातव्यांदा ) अन्वयेविचारात 
घेतल्या जाणार नाही . 

ज्यांची व्यक्तीगत सुनावणी करण्याची इच्छा असेल अशा कोणत्याही व्यक्तीस या नोटिशीच्या तारखेपासून एक महिन्याचे आत, भेटीची वेळ 
ठरवून , कोणत्याही कामाच्या दिवशी सकाळी ११.०० ते दुपारी ३.०० वाजेपर्यंत खाली सही करणा- या सक्षम अधिका- याकडे जातीने किंवा आपल्या 
कायदेशीर मुखत्यारामार्फत हजर राहता येईल . 


अनुसूची 
मौजा कोसंबी (रिठ), तालुका पोंभुर्णा, जिल्हा चंद्रपूर 


अ . क्र . 


सर्व्हे क्रमांक 


हिस्सा क्रमांक 


क्षेत्र 


आकारणी 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


हे . 


आर 


रूपये 


१ 


६० 


० ८४ 


०.८५ 


२ 


६१ 


० ९ ६ 


०.९ ५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २०-२६, २०१८ / अग्रहायण २९-पौष ५ , शके १९ ४० 


४१ 


अनुसूची - चालू 
( ३ ) 


( 9 ) 


( २ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


हे . आर 


रूपये 


३ 


६२ 


११३ 


०.८५ 


४ 


६३ 


० ६३ 


०.७० 


५ 


६४ 


१ 


० ९ ६ 


०.९ ५ 


६ 


६४ 


e 


० ८२ 


०.८५ 


७ 


६५ 


० ७ ९ 


१.०० 


८ 


६६ 


० ८५ 


१.०५ 


९ 


६७ 


१०६ 


१.३० 


१० 


६८ 


१०८ 


१.०५ 


११ 


६ ९ 


०३८ 


०.४० 


१२ 


७० 


०३२ 


०.३० 


१३ 


७१ 


०३१ 


०.३० 


१४ 


७२ 


१०० 


१.२५ 


१५ 


७३ 


० ७६ 


०.९ ५ 


१६ 


७४ 


० ३१ 


०.४० 


१७ 


७५ 


०३६ 


०.४५ 


१८ 


७६ 


०३६ 


०.४५ 


१ ९ 


७७ 


० ४ ९ 


०.६० 


२० 


७८ 


० ८ ९ 


०.९ ५ 


२१ 


७ ९ 


०८९ 


०.९ ५ 


२२ 


८० 


१ ७७ 


२.१५ 


२३ 


८२ 


२०० 


१.३५ 


२४ 


८३ 


२०४ 


१.५५ 


२५ 


८४ 


० ४६ 


०.३५ 


२६ 


८५ 


१ १३ 


०.८० 


२७ 


८६ 


२४० 


४.२५ 


२८ 


८७ 


१७९ 


४.४० 


२ ९ 


८८ 


१२८ 


३.१५ 


३० 


९ ० 


१२७ 


२.७५ 


३१ 


९ २ 


१ 


१ ९ २ 


१.४० 


३२ 


९ २ 


२ 


०३६ 


०.२० 


३३ 


९ ३ 


० ३२ 


०.०५ 


३४ 


९ ४ 


१४८ 


१.२० 


३५ 


९ ५ 


० ७१ 


०.५५ 


ना .- एक -११ ( १८६६ ). 


४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २०-२६, २०१८ / अग्रहायण २९- पौष ५ , शके १९ ४० 


अनुसूची - चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


हे . 


आर 


रुपये 


३६ 


९ ६ 


१ ९ ५ 


२.१० 


३७ 


९ ७ 


१ ९ ५ 


१.३० 


३८ 


९ ८ 


२५२ 


४.३० 


३ ९ 


९९ 


१ 


२२१ 


१.६३ 


४० 


९९ 


२ 


२२१ 


१.६० 


४१ 


१०३ 


०३६ 


०.२५ 


४२ 


१०४ 


२ १३ 


४.८० 


४३ 


१०५ 


१५४ 


१.२० 


४४ 


१०६ 


० ७३ 


०.५५ 


४५ 


१०७ 


० ८८ 


०.६५ 


४६ 


१०८ 


०४१ 


०.३० 


४७ 


१० ९ 


० ८१ 


२.०० 


४८ 


११० 


१५१ 


३.७५ 


४ ९ 


१११ 


१२० 


२.९ ५ 


५० 


११२ 


१३१ 


३.२५ 


५१ 


११३ 


० ९ ४ 


०.७० 


५२ 


११४ 


० ९ ३ 


०.७० 


५३ 


११५ 


१२१ 


०.८५ 


५४ 


११६ 


१०६ 


०.८० 


५५ 


११७ 


० ६२ 


०.५० 


५६ 


११८ 


०६३ 


०.५० 


५७ 


११ ९ 


० ६२ 


०.५० 


५८ 


१२० 


०६१ 


०.४५ 


५ ९ 


१२१ 


३३१ 


२.३० 


६० 


१२२ 


० ७८ 


१.९ ५ 


६१ 


१२३ 


० ७६ 


१.९ ० 


६२ 


१२४ 


० ९ १ 


२.१५ 


६३ 


१२५ 


१३९ 


३.३५ 


६४ 


१२७ 


१६७ 


१.३० 


६५ 


१३१ 


२३७ 


१.७५ 


६६ 


१३२ 


३३० 


२.०५ 


६७ 


१३३ 


१७० 


२.०५ 


६८ 


१३४ 


१ 


१०८ 


२.५० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २०-२६, २०१८ / अग्रहायण २९-पौष ५ , शके १९ ४० 


४३ 


अनुसूची - चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


हे . आर 


रूपये 


६ ९ 


१३४ 


०२ 


० ८५ 


१.९ ५ 


७० 


१३५ 


०३२ 


०.४० 


७१ 


१३६ 


० ५६ 


०.७० 


७२ 


१३८ 


१८९ 


२.३५ 


७३ 


१३ ९ 


१४५ 


१.८० 


७४ 


१४० 


१०० 


१.३० 


७५ 


१४१ 


१०४ 


१.३५ 


७६ 


१४२ 


१२३ 


१.८० 


७७ 


१४३ 


१२१ 


१.८० 


७८ 


१४४ 


११६ 


१.५० 


७ ९ 


१७६ 


१३६ 


३.३५ 


८० 


१७७ 


०६४ 


१.६५ 


८१ 


१७८ 


०७२ 


१.८० 


८२ 


१७ ९ 


०६३ 


८३ 


१८० 


०४६ 


०.३५ 


८४ 


१८१ 


०६३ 


०.५० 


८५ 


१८२ 


० ८८ 


०.६० 


८६ 


१८३ 


२३२ 


१.७० 


८७ 


१८४ 


१५६ 


०.६५ 


८८ 


१८५ 


० ६३ 


८ ९ 


१८६ 


०६१ 


९ ० 


२३० 


१६२ 


१.१० 


एकूण 


१०२ ५० 


गोंडपिपरी : 


दिनांक ७ डिसेंबर २०१८ 


महादेव खेडकर , 
उपविभागीय अधिकारी 
तथा भूसंपादन अधिकारी 

गोंडपिपरी . 


. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY I/C DIRECTOR , SHRI MANOHAR SHANKAR 
GAIKWAD , PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES, NAGPUR - 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI-400 004. 


